RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


O 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५ , 


अंक ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३ , २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ [ पृष्ठे ३ ९, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१८६ 


मंगळवार , जुलै १२, २०१६ / आषाढ २१ , शके १९ ३८ 


. 


~ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५. 
क्रमांक संकीर्ण. २०१६ / प्र.क्र . १४८ / ऊर्जा- ५. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. ३१) च्या कलम ३(१ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थउद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधीनस्त 
कार्यालयांमार्फत पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी व “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 
( ग्राहक गाहाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल ) विनियम , २००६ ” अन्वये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


या बाबी 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


प्रथम अपील 


लोकसेवा पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली कालमर्यादा 

( ३ ) 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 
( ४ ) 


प्राधिकारी 
( ५ ) 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ नवीन विद्युत पुरवठ्यासाठी 
परिपूर्ण अर्ज व आवश्यक 
आकारांचा भरणा केल्यानंतर 
वीज पुरवठा जोडून देणे. 
( १ ) अस्तित्वात असलेल्या 
विद्युत वितरण प्रणालीमधून जोडणी 
द्यावयाची असल्यास. 


पंधरा ( १५ ) 
दिवस 


लघुदाब ग्राहक : 
( १ ) सहायक अभियंता 
शाखा कार्यालय , 

महावितरण. 
( २ ) उप कार्यकारी 
अभियंता किंवा अतिरिक्त 

कार्यकारी अभियंता , 
उप विभागीय कार्यालय , 

महावितरण . 


अंतर्गत गा -हाणे ग्राहक गा -हाणे 
निवारण कक्ष , 

निवारण मंच, 
मंडळ कार्यालय , परिमंडळ 
महावितरण. कार्यालय , 

महावितरण . 


उच्चदाब ग्राहक : 


अधीक्षक 


अभियंता, मंडळ 
कार्यालय , महावितरण . 


तीस ( ३० ) 


( २ ) विद्युत पुरवठा 

करण्यासाठी 
वीज वितरण प्रणालीचे श्रेणीवृद्धीकरण 
व विस्तारीकरण करावयाचे 


दिवस 


असल्यास . 


लघुदाब ग्राहक : 
( १ ) उप कार्यकारी 
अभियंता किंवा अतिरिक्त 

कार्यकारी अभियंता , 
उप विभागीय कार्यालय , 

महावितरण . 
( २) कार्यकारी अभियंता , 
विभागीय कार्यालय , 

महावितरण. 


~ 


उच्चदाब ग्राहक : 
अधीक्षक अभियंता, 
मंडळ कार्यालय , 

महावितरण. 


३ ) नवीन वीज उपकेंद्र 
उभारावयाचे असल्यास. 


एकशे शहाण्णव 

( १ ९ ६ ) दिवस 
( नवीन उपकेंद्रांसाठी 


अधीक्षक अभियंता , 
मंडळ कार्यालय , 
महावितरण . 


जागा उपलब्ध 


असल्यास ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - समाप्त 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


२ वीज ग्राहकाच्या नावात 


बदल करणे. 


निवारण कक्ष, 


लघुदाब ग्राहक : 

( १ ) उप कार्यकारी 
अभियंताकिंवा अतिरिक्त 

कार्यकारी अभियंता, 
उप विभागीय कार्यालय , 

महावितरण. 


( अ) कृषीपंपधारक ग्राहकांसाठी 
( ब ) इतर ग्राहकांसाठी 


१८० दिवस 
६० दिवस 


अंतर्गत गा -हाणे ग्राहक गा -हाणे 

निवारण मंच, 
मंडळ कार्यालय , परिमंडळ 
महावितरण . कार्यालय, 

महावितरण . 


उच्चदाब ग्राहक : 

अधीक्षक 
अभियंता, मंडळ , 
कार्यालय, महावितरण . 


३ सदोष मीटर बदली करणे 


लघुदाब ग्राहक : 
( १) सहायक अभियंता, 
शाखा कार्यालय , 
महावितरण. 


९ ० दिवस 


( अ) कृषीपंपधारक ग्राहकांसाठी 
( ब ) इतर ग्राहकांसाठी 


३० दिवस 


अंतर्गत गा -हाणे ग्राहक गा -हाणे 
निवारण कक्ष, 

निवारण मंच, 
मंडळ कार्यालय , परिमंडळ 
महावितरण. कार्यालय , 

महावितरण . 


( २ ) उप कार्यकारी 
अभियंता किंवा अतिरिक्त 

कार्यकारी अभियंता, 
उप विभागीय कार्यालय , 

महावितरण. 


उच्चदाब ग्राहक : 
अधीक्षक अभियंता , 
मंडळ कार्यालय , 
महावितरण . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भि . य . मंता, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032, dated the 11th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 


No. Misc. 2016 /C.R . 148 /Energy -5. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah . Act, No. XXXI of 2015 ), 
the Industries , Energy and Labour Department hereby notifies the public services to be rendered 
to the eligible persons, alongwith the stipulated time limit for providing such public services, the 
Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, which exist 
as per provisions stipulated in “Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Consumer 
Grievance Redressal Forum and Electricity Ombudsman ) regulations, 2006 ” as specified in the 
Schedule appended herewith , for the purposes of said Act . 


Schedule 


Name of the Public Service 


Sr. 
No. 


Time limit for providing 
service (working days) 


First Appellate 

Authority 


Designated 
Officer by whom 
services will be 
provided 

( 4 ) 


Second 
Appellate 
Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


Release of connection on 
receipt of completed application 
form and payment of necessary 
charges . 
( a ) in case connection is to be 
released from existing network . 


Fifteen 
( 15 ) Days 


Consumer 
Grievance 
Redressal 
Forum , Zone 

Office , 
MSEDCL . 


LT Consumer : 

1. Assistant In charge of 

Engineer , Internal 
Section Office , Grievance 
MSEDCL . Redressal Cell, 
2. Deputy Circle Office , 
Executive MSEDCL . 
Engineer or 
Additional 

Executive 
Engineer, Sub 
Division Office, 

MSEDCL . 
HT Consumer : 

Superintending 
Engineer , Circle 
Office ,MSEDCL . 
LT Consumer : 

1. Deputy 
Executive 
Engineer or 
Additional 

Executive 
Engineer, Sub 
Division Office , 

MSEDCL . 


... 


(b ) Where extension or 
augmentation of Distributing 
Mains is required . 


Thirty 
( 30 ) Days 


2. Executive 

Engineer, 
Division Office , 

MSEDCL . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


4 


Schedule - Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


HT Consumer : 
Superintending 

Engineer , 
Circle Office , 

MSEDCL . 
One hundered and ninety Superintending 
six ( 196 ) days 

Engineer, 
(On availability of Circle Office , 
Land for sub -station ) MSEDCL . 


( c ) Where commissioning of 
new sub - station forming a 
part of the distribution 
system is required . 


180 days 


Change of name of connection , 
(i) for agriculture consumers 


LT Consumer : 

1. Deputy 
Executive Engineer 

or Additional 
Executive Engineer , 
Sub - Division Office , 

MSEDCL . 


In charge of 

Internal 
Grievance 
Redressal Cell 
Circle Office , 
MSEDCL . 


Consumer 
Grievance 
Redressal 
Forum , Zone 

Office , 
MSEDCL . 


(ii ) for other consumers 


60 days 


HT Consumer : 
Superintending 

Engineer, 
Circle Office , 
MSEDCL . 


3 


Replacement ofmeter, if found faulty , – 90 days 
(i) for agriculture consumers 


LT Consumer : 
1. Assistant 

Engineer , 
Section Office , 
MSEDCL . 


In charge of 

Internal 
Grievance 
Redressal Cell 
Circle Office 
MSEDCL . 


Consumer 
Grievance 
Redressal 
Forum , Zone 

Office , 
MSEDCL . 


( ii) for other consumers 


30 days 


2. Deputy 
Executive Engineer 

or Additional 
Executive Engineer 
Sub -Division Office , 

MSEDCL . 
HT Consumer : 
Superintending 

Engineer , 
Circle Office , 
MSEDCL . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. Y. MANTA , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ 


. 


१८७ 


शनिवार , जुलै १६, २०१६ / आषाढ २५, शके १९ ३८ 


गृह निर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जुलै २०१६. 


सूचना 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१ . 


. 


क्रमांक भूसंपा . २०११/ प्र. क्र . १८८ / झोपनि - २.- ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम 
प्राधिकारी, वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अनुसूची असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) संपादित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु . नि . व पु.) अधिनियम, १ ९ ७१ ( १९ ७१ चा महा. २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट-कलम 
(१ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
वांद्रे, मुंबई यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . झोपुप्रा/ उजि / भूसंपादन / प्र.क्र .३६ / २०१५ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ , १० जुलै २०१५ , २० ऑगस्ट 
२०१५ व अंतिम नोटीस दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ तसेच अपर जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.), पश्चिम उपनगरे यांनी “ संध्याकाळ " आणि 

मुंबई चौफेर ” या मराठी वृत्तपत्रात दिनांक २७ जुलै २००७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये , 
सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (६ ) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे 
मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते ; 


“ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
तसेच जमिनीचे मालक व हितसंबंधित यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित , झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, अधिकार 
अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य 
असल्याबाबत उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सादर केले आहे ; 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


७ 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम ( १) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे ( पू.), मुंबई 
यांनी सादर केलेल्या अभिवेदन , अहवाल व त्यांनी या प्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक 
असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)( c)(i ) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे 
असे घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


नगर 


संपादित 


जमीन मालक व 


करावयाच्या 


इतर धारकांची नावे 


भूमापन 
क्रमांक 


जमिनीचे 
अंदाजित क्षेत्र 
( चौ . मि . ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


अंधेरी मोगरा 


६७ अ , 


६७ अ / 


३०५३.९ 


मुंबई उपनगर 
जिल्हा. 


१ ते २६, ६८ , 
६८/१ ते ३२ , 


७३, ७३/१ ते ३८ 


९ २, ९ २ / १ ते १३ . 


जमीन मालक 
१. श्री . अब्दुल अजीजहाजी अल्लाउद्दीन 
२. अब्दुल हफीज हाजी अल्लाउद्दीन 
३. श्री . रीझवान अहमद हाजी अल्लाउद्दीन 
४. निसार अहमद हाजी अल्लाउद्दीन 
५. श्री . डॉली सोराबजली नागपूरवाला 
६. श्री . कुवरजी सोराबजी नागपूरवाला 
७. श्री . बेहरामजी सोराबजी नागपूरवाला 
८. श्रीमती आलुबाई जे. अबुवाला 
९ . शीरीनबाई सरोजनी नागपूरवाला 
१०. शेख अजीमउद्दीन 
११. रामजी शेलार 
१२. मोहम्मद शरीफ 
१३. जार्ज डीसोजा 
१४. शंकर एस . नाईक 
१५. शेट्टी नाना देवराज 
१६. हंसाबेन उत्तमलाल पांचाळ 
१७. महालक्ष्मीबेन विठ्ठलभाई फणसवाला 
१८. जीवनसिंग भवनसिंग बालचंदानी 
१ ९. श्रीमती अंजलिना मार्था गोम्स 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


सीमा : 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


न . भू . क्र . 

( १ ) 


पूर्व 
( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७३ , ७३/१ ते ३८ 


७४ 


प्रस्तावित रस्ता 


प्रस्तावित रस्ता 


९ ० आणि ९ १ 


९ २ , ९ २ / १ ते १३ 


९ ८ 


९ १ 


७४ 


प्रभात कॉलनी रोड न . ९ 


६७ अ , ६७ अ / १ ते २६ 


६७ ब 


६६ आणि ६८ 


५ ९ 


प्रस्तावित रस्ता 


६८ , ६८/१ ते ३२ 


६७ 


७२ 


૬૬ 


प्रस्तावित रस्ता 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी . जी . पवार, 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , शके 


१ ९ ४१ 


vo 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th July 2016 


Notice 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) ACT, 1971 . 


No. Bhusampa . 2011/C.R . 188 /Zopani- 2. — Whereas, on representation from the Chief Executive 
Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said Schedule”), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land ” ), should be acquired ; 


And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1 ) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph (A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I-A of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement, Clearance and Re - development) Act , 1971 (Mah.XXVIII of 1971 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, has, by his Notice No.SRA /Dy.Coll. / Bhusampa/ C.R.36 / 2015 , dated 
the 25 February 2015 , 10 July 2015 , 20th August 2015 and final notice 3rd October 2015 served in 
prescribed manner and also by notice published by the Additional Collector (Encroachment or 
Removal), Competent Authority , Western Suburban , in the daily Marathi newspaper “ Sandyakal ” 
and “Mumbai Choufair ” dated the 11 July 2007 , and also by affixing in the conspicuous part in the 
premises situated in the said land , as provided in section 36 of the said Act, called upon the 
persons mentioned in column (6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said land or any 
other person interested therein to show cause , within fifteen days from the date of its publication 
in the newspapers, as to why the proposal to acquire the said land for implementation of the 
Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers should not be sent to the 
State Government for approval ; 

And whereas , the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands and 
pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers , entries as 
to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of 
the protected slum dwellers , by his representation dated the 17th November 2015 submitted the 
report for the acquisition of the said land ; 


And whereas, as required by the first proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I-A of the said Act, 
on representation from the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai and after considering his report it appears to the State Government that in order to 
enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum 
Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule , the said 
land should be acquired . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read with 
paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act , the Government of 
Maharashtra hereby declares , by this notice , that it has decided to acquire the said land . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


Schedule 


District 


Taluka Village 


C.T.S. No. Approximate 

area of the land 
decided to be 

acquired 

(In Sq. Mtrs .) 
( 4 ) 

(5 ) 


Name of the owners 
or other intrested 
person of the land 
decided to be 
acquired 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3053.9 


Mumbai 
Suburban 
District . 


Andheri Mogra 67A , 67A / 1 

to 26 , 68 , 68/1 
to 32 , 73 , 73/1 
to 38 , 92, 92/1 
to 13 . 


Land Owner. 
1. Abdul Ajijh Kaji Alaaudin 
2. Abdul Hafij Haji Alaaudin 
3 . Rizwan Ahamad Haji Alaaudin 
4. Nisar Ahmad Haji Alaaudin 
5. Doli Sarabji Nagpurwala 
6. Kuverji Sarabji Nagpurwala 
7. Beheramji Sarabji Nagpurwala 
8. Aalubai J. Abuwala 
9. Shirinbai Sarabji Nagpurwala 
10. Shekh Ajimuddin 
11. Ramji Shelar 
12. Mohamad Sharif 
13. Jorj Disoza 
14. Shankar S. Naik 
15. Shetty Nana Devraj 
16. Hansaben Uttamlal Panchal 
17 . Mahalaxmiben Vithalbhai 

Fanswala . 
18. Jivansing Bhawanshing 

Balchandani. 
19. Anjalina Martha Gomes 


Boundaries . 


C.T.S. No. 

( 1 ) 


On the East by 

( 2 ) 


On the West by On the North by 
( 3 ) 

( 4 ) 


On the South by 

(5 ) 


73 , 73/1 to 38 


74 


Proposed Road 


Proposed Road 


90 and 91 


92, 92/1 to 13 


98 


91 


74 


Prabhat Colony 

Road No.9 . 


67A , 67A / 1 to 26 


67B 


66 and 68 


59 


Proposed Road 
Proposed Road 


68 , 68/1 to 32 


67A 


72 


66 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ 


११ 


. 


१८८ 


मंगळवार , जुलै १९ , २०१६ / आषाढ २८, शके १९ ३८ 


“ 


• 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जुलै २०१६ 

सूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा. २०१६/ प्र.क्र .५४ / झोपनि -२. ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम 
प्राधिकारी, वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे. ) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन 
( यात यापुढे जिचा निर्देश 

उक्त जमीन 

असा करण्यात आला आहे . ) संपादित करणे आवश्यक आहे 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु. नि . व पु.) अधिनियम, १९ ७१ ( १९ ७१ चा महा. २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट 
कलम (१ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे. ) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र. झोपुप्रा / उजि / एल.ए. / प्र.क्र . १८ / सुनावणी/ २०१५ / ७१९, दिनांक ७ जुलै २०१५ 
तसेच मराठी वृत्तपत्र “ प्रहार ” आणि “ फ्री प्रेस जर्नल ” या इंग्रजी वृत्तपत्रात दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात 
येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या 
स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती , उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस 
मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ 
नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
तसेच जमिनीचे मालक व हितसंबंधीत यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित, झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, 
अधिकार अभिलेखांतील नोंदी , उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी 
न्याय्य असल्याबाबत उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य 
शासनास दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D ) ( C ) (I ) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात 
आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम ( १) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे 
( पू.), मुंबई यांनी सादर केलेल्या अभिवेदन, अहवाल व त्यांनी या प्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन 
संपादित करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D ) ( C ) (I) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात 
आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन या नोटिशीद्वारे असे घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


नगर 


जमीन मालक व इतर धारकांची नावे 


भूमापन 
क्रमांक 


संपादित करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित 
क्षेत्र चौ.मी. मध्ये 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


बोरीवली 


मालाड 


७१२ 


१७१.६ 


मुंबई 
उपनगर 
जिल्हा 


( क.जा.प. नुसार ७/१२ धारक सदरी ) 
कब्जेदार : एफ.ई. दिनशा चॅरीटीज 


७१३ 


४४८.९ 


७१८ 


६७.० 


७१ ९ 


११८७.७ 


२००.८ 


७१९ / १ ते 
१४ 


धारक : नॅशनल अॅन्ड ग्रिन्डलेज बँक 
लि . अफ . इ. दिनशॉ मिळकतीचे विश्वस्त 
इमला मालक : आनंदीबाई धोंडू गोसावी 


एकूण 


२०७६.०० 


सीमा : 


न . भू . क्र . 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


मौजे मालाड ( पूर्व) 


नाला, शिवशक्ती 


न.भू. क्र . ७२१, ७२२ 


लागू रस्ता , 
न.भू. क्र . ७१७ ब 


सोसायटी . 


न.भू. क्र . ७१५ , ७२० , 
५२१ 


तालुका बोरीवली 


७१२ 


७१३ 


७१८ 


७१ ९ 


७१९ / १ ते १४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी . जी . पवार, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ 


१३ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, Mumbai 400 032 , 

dated the 19th July 2016 


Notice 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971 . 

No.Bhusampa . 2015 /C.R.54 / Zopani- 2 . Whereas , on representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
( hereinafter referred to as “ the said Schedule” ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land” ), should be acquired ; 


And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read with 
paragraph (A ) of sub -clause (i) of clause (c) of section 3D of Chapter I- A of the Maharashtra Slum 
Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah.XXVIII of 1971) (hereinafter 
referred to as “ the said Act ”), the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai, has , by his Notice No.SRA /Dy.Coll . /L.A./ C.R.18 /sunavni/2015 /719, dated the 7th July 
2015 served in prescribed manner and also by notice published in the daily Marathi newspaper 
“ Prahar” and English newspaper “ The Free Press Journal” dated the 23rd March 2016 , and also 
by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the said land , as provided in section 
36 of the said Act, called upon the persons mentioned in column (6 ) of the said Schedule, who are 
the owners of the said land or any other person interested therein to show cause , within Sevan 
days from the date of its publication in the newspapers, as to why the proposal to acquire the said 
land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum 
dwellers should not be sent to the State Government for approval; 

And Whereas , the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra, Mumbai, 
after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands and 
pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers , entries as 
to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of the 
protected slum dwellers, by his representation dated the 16th April 2016 submitted the report 
for the acquisition of the said land ; 


And whereas , as required by the first proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, on 
representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra , Mumbai, 
and after considering his report it appears to the State Government that in order to enable the 
Slum Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme 
in the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule, the said land should be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 14 read with 
paragraph (A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act , the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice , that it has decided to acquire the said land . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


District 


Taluka 


Village 


Schedule 
C.T.S. No. Approximate 

area of the land 
decided to be 

acquired 
(In Sq. Mtrs.) 


Name of the owners or other 
intrested person of the land 

decided to be acquired 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


Borivali Malad 


Mumbai 
Suburban 
District 


712 
713 
718 
719 


171.6 
448.9 

67.0 
1187.7 


(As per K.J.P. Holder of 7/12 

abstract ) 
Kabjedar : 

F.E. Dinshaw Charities 


719/1 to 


200.8 


Holder : 


14 


Trustee of National And 
Grindlez Bank Ltd. 
F.E. Dinshaw Trust 


Imla Malak : 

Anandibai Dhondu Gosavi 


Total 


2076.00 


Boundaries : 


C.T.S No. 


On the East by 


On the West by 


On the North by On the South by 


CTS No. 721, 722 


Village Malad (E ), Nala , Shivshakti 
Taluka Borivali Society . 


Joint Road CTS 
No. 717 B 


CTS No. 715 , 
720,721 


712 
713 


718 


719 


719/1 to 14 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके 


१ ९ ४१ 


१५ 


१८ ९ 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २९, शके १ ९ ३८ 


. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ 

क्रमांक टीईएम . २०१५/ सीआर ५३६/ टीई - ४. - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम ,२०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ) च्या कलम ३ ची पोट -कलमे १ व २ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , आणि शासकीय अधिसूचना क्र . संकीर्ण. २०१५ / सीआर क्र . २५२ /टीई-४ , दिनांक १६ जून २०१५ चे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केलेले पूर्ण वेळ व्यावसायिक पाठ्यक्रम हे उक्त पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या 
प्रयोजनासाठी अनुसूची- क मध्ये पदविका पाठ्यक्रम, अनुसूची- ख मध्ये पदवीपूर्व पाठ्यक्रम आणि यथास्थिती अनुसूची -ग मध्ये पदव्युत्तर पदवी 
पाठ्यक्रम म्हणून अधिसूचीत करीत आहे. 

अनुसूची - क 
व्यावसायिक शिक्षण पदविका पाठ्यक्रम 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या शर्ती 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमाचे नाव 

( २ ) 


व आवश्यकता 

( ३ ) 


१ 


अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान ( क ) दहावीनंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाचे प्रथम वर्ष, 

( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने किमान ३५ टक्के एवढ्या एकूण गुणांसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र ( एसएससी ) 

( इयत्ता १० वी ) परीक्षा किंवा तिच्याशी समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केली असली पाहिजे . 
ख ) दहावीनंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाचे थेट द्वितीय वर्ष, 


रख 


( एक ) उमेदवार हा भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र ( एचएससी ) (विज्ञान ) परीक्षा किंवा व्यावसायिक 

विषयासह एचएससी (विज्ञान ) किंवा तांत्रिक विषयासह एचएससी (विज्ञान ) परीक्षा 
उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे किंवा एसएससीनंतर २ वर्ष कालावधीचा आयटीआयमधील 
समुचित विशेषीकरण असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असला पाहिजे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - क - समाप्त. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ग ) बारावीनंतरचा सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजीमधील पदविका पाठ्यक्रम, 


( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने इंग्रजी, भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र व गणित हे विषय घेऊन एचएससी ( इयत्ता १२ वी ) 

(विज्ञान ) परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे . 


२ 


औषधनिर्माणशास्त्र 


( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र या अनिवार्यविषयांसह गणित किंवा जीवशास्त्र ( वनस्पतिशास्त्र 

आणि प्राणिशास्त्र ) यांपैकी एक विषय घेऊन एचएससी (विज्ञान ) परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असली 
पाहिजे . 


३ 


हॉटेल व्यवस्थापन व ( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान ( दोन ) त्याने एचएससी ( इयत्ता १२ वी ) परीक्षा कमीत कमी ३५ % गुणांसह उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे . 


अनुसूची - ख 
(व्यावसायिक तांत्रिक पदविपूर्व पाठ्यक्रम) 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमाचेनाव 

( २ ) 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या शर्ती 
व आवश्यकता 

( ३ ) 


१ 


अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 


- 


( क ) प्रथम वर्ष 
( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार , 

( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे 
( दोन ) त्याने भौतिकशास्त्र , गणित या अनिवार्य विषयांसह रसायनशास्त्र किंवा जैवतंत्रज्ञान 

किंवा जीवशास्त्र किंवा तांत्रिक किंवा व्यावसायिक विषयांपैकी एक विषय घेऊन 
एचएससी परीक्षा अथवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करून त्यामध्ये वरील विषयात 
एकत्रित मिळून किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ 
मागास वर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान 

४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; किंवा 
( दोन ) उमेदवार अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विषयातील पदविका धारक असला पाहिजे आणि 

त्याने किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग 
प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के 

गुण ) मिळवलेले असावेत ; किंवा 
(दोन) उमेदवार हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व्याख्या केल्याप्रमाणे मान्यता प्राप्त विद्यापीठामधून 

बी . एससी. पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असावा आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के गुण 
( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती 

असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) त्याने सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला 

असला पाहिजे . 
( २) अखिल भारतीय उमेदवारी असलेला उमेदवार , जम्मू व काश्मीरमधील स्थलांतरित उमेदवारी 

असलेला उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे 
( दोन ) त्याने भौतिकशास्त्र , गणित या अनिवार्यविषयांसह रसायनशास्त्र किंवा जैवतंत्रज्ञान किंवा 

जीवशास्त्र किंवा तांत्रिक किंवा व्यावसायिक विषयांपैकी एक विषय घेऊन एचएससी 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके 


१ ९ ४१ 


१७ 


अनुसूची - ख - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


.. 


परीक्षा अथवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करून त्यामध्ये वरिल विषयात एकत्रित 
मिळून किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग 
प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के 

गुण ) मिळवलेले असावेत ; किंवा 
( दोन ) उमेदवार अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विषयातील पदविकाधारक असला पाहिजे आणि त्याने 

किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग प्रवर्गांच्या 

आणि विकालांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) 

मिळवलेले असावेत ; किंवा 
( दोन) उमेदवार हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व्याख्या केल्याप्रमाणे मान्यताप्राप्त विद्यापीठामधून 

बी . एससी. पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असावा आणि त्याने किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र 
राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या 

उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) सामायिक प्रवेश परीक्षेमधील प्राप्तांक किंवा जेईई ( मुख्य ) प्रश्नपत्रिका- एक मध्ये प्राप्तांक 

मिळवलेला असला पाहिजे . 
( ३ ) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या 

व्यक्तींची, आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले , आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) उमेदवाराने भौतिकशास्त्र व गणित या अनिवार्य विषयांसह रसायनशास्त्र किंवा जैवतंत्रज्ञान 

किंवा जीवशास्त्र किंवा तांत्रिक किंवा व्यावसायिक विषयांपैकी एक विषय घेऊन एचएससी 
परीक्षा अथवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करून त्यामध्ये वरील विषयांत एकत्रित 
मिळून किमान ५० टक्के 

गुण मिळवलेले असावेत ; 
( दोन) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता 


धारण करत असावा . 


- 


( ख ) थेट द्वितीय वर्ष ( आनुषंगिक प्रवेश ), 
(१ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार , 

( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा केंद्र किंवा राज्य शासनाने मान्यता 

दिलेल्या संस्थेमधून अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानमधील समुचित शाखेतील पदविका परीक्षा 
किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्याने अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
पदविका पाठ्यक्रम परीक्षेमध्ये किमान ४५ टक्के गुण (महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच 
केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 

किमान ४० टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; किंवा 
( दोन) त्याने, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या 

विद्यापीठाची बी.एससी . पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने किमान 
४५ टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि 
विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४० टक्के गुण ) मिळवलेले 
असावेत आणि तो गणित हा विषय घेऊन एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असला 
पाहिजे ; परंतु , या प्रवर्गातील उमेदवारांना Engineering Graphics/ 
Engineering Drawing आणि Engineering Mechanics या विषयाची 
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अध्ययनक्रम परीक्षा, द्वितीय वर्षाच्या विषयांसोबत देऊन उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक आहे . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - ख - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( तीन) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता 


धारण करत असावा . 


२ 


औषधनिर्माणशास्त्र 


३ 


फार्म डी . 


( क ) प्रथम वर्ष 
( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेला उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असलेला उमेदवार , 

( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या अनिवार्यविषयांसह गणित किंवा जैवतंत्रज्ञान किंवा 

जीवशास्त्र या विषयांपैकी एक विषय घेऊन एचएससी किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण 
केलेली असली पाहिजे आणि त्यामध्ये एकत्रित किमान ४५ टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील 
आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग प्रवर्ग आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या 

बाबतीत किमान ४० टक्के गुण) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) सीईटी मध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 
( ख ) थेट द्वितीय वर्ष ( आनुषंगिक ) प्रवेश 
( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेला उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असलेला उमेदवार , 

( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेने 

किंवा केंद्र किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून औषधनिर्माणशास्त्रामधील 
पदविका परीक्षा किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा किमान ४५ टक्के ( महाराष्ट्र राज्यातील 
आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या 

बाबतीत किमान ४० टक्के ) गुणांसह उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे. 
( तीन) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता 

धारण करत असावा. 
( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार , 

( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे 
( दोन ) त्याने भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या अनिवार्यविषयांसह गणित किंवा जैवतंत्रज्ञान किंवा 

जीवशास्त्र या विषयांपैकी एक विषय घेऊन एचएससी किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण 
केलेली असली पाहिजे आणि त्यामध्ये एकत्रित मिळून किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र 
राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागास वर्ग प्रवर्ग आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या 

उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; किंवा 
( दोन ) त्याने राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या आणि सक्षम केंद्रीय प्राधिकरणाने व राज्य 

शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून औषधनिर्माणशास्त्रामधील पदविका परीक्षा किमान 
५० टक्के (महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग 
व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के ) गुणांसह उत्तीर्ण केलेली 

असली पाहिजे ; 
( तीन ) त्याने सीईटी मध्ये कमीत कमी ५० टक्के 

गुण 

मिळवलेले असले पाहिजेत . 
( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार, अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार , जम्मू व 

काश्मीरमधून स्थलांतरित उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने गणित हा विषय घेऊन एचएससी किंवात्यास समतुल्य परीक्षा किमान ५० टक्के 
( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या 

उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के ) एकत्रित गुणांसह उत्तीर्ण केलेली असावी ; किंवा 
( दोन ) त्याने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने मान्यता 

दिलेली, पूर्ण वेळ ( १० + ३ ) पदविका परीक्षा किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली 


४ 


वास्तुशास्त्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची - ख - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


असावी आणि त्यात त्याने एकत्रित किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच 
केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान 

४५ टक्के गुण ) गणित या अनिवार्य विषयासह मिळवलेले असावेत 
( तीन) उमेदवाराने वास्तुशास्त्र परिषदेद्वारे घेण्यात येणाऱ्या , वास्तुशास्त्रामधील राष्ट्रीय अभियोग्यता 

चाचणी परीक्षेमध्ये ( NATA) किमान ४० टक्के गुण मिळवलेले असावेत . 
( २) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या 

व्यक्तीची, आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले , आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) उमेदवाराने गणित हा विषय घेऊन एचएससी किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली 

असली पाहिजे आणि त्यात एकत्र मिळून किमान ५० टक्के गुण मिळवलेले असावेत; किंवा 
( एक ) उमेदवाराने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने 

मान्यता दिलेली पूर्ण वेळ पदविका ( १० + ३ )किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा एकत्रित किमान ५० 

टक्के गुणांसह उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे ; 
( दोन ) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण 


करत असावा . 


५ 


हॉटेल व्यवस्थापन व ( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार, 
खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान ( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 

( दोन ) त्याने एचएससी किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे आणि त्यात त्याने 

एकत्रित मिळून किमान ४५ टक्के गुण (महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग 
प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४० टक्के गुण ) 

मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) सीईटी मध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 
( २) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या 

व्यक्तीची, आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले , आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) त्याने एचएससी किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असली पाहिजे आणि त्यात त्याने 

एकत्रित मिळून किमान ४५ टक्के गुण मिळवलेले असावेत; 
( दोन ) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण 

करत असावा. 
६ विधी स्नातक 

( क ) उमेदवार एकूण किमान ४५ टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( +२) किंवा समतुल्य 
( एलएलबी)पदवी 

( जसे कि ११ + १, उच्च माध्यमिक शाळा परीक्षा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम) परीक्षा भारतातील किंवा 
अभ्यासक्रम ( ५ वर्षे) 

भारताबाहेरील मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून उत्तीर्ण असला पाहिजे किंवा केंद्र किंवा राज्य शासनाने 
गाठित केलेल्या व मान्यता दिलेल्या उच्च माध्यमिक मंडळाची किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण 
असला पाहिजे किंवा त्याच्याशी समतुल्य अशी विदेशातील तेथील शासन मान्यता प्राप्त संस्थेची 
अर्हता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असला पाहिजे ( अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या 
प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता किमान ४० टक्के 


गुण पाहिजे ); 


( ख ) ज्या उमेदवारांनी +२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे किंवा प्रथम पदवी प्रमाणपत्र परीक्षा 

दूरस्थ 

शिक्षण किंवा पत्रव्यवहार पद्धत अभ्यासक्रमाद्वारे उत्तीर्ण केलेली आहे असे उमेदवार या 
प्रवेशासाठी पात्र असतील : 


परंतु, मूलभूत अर्हतेशिवाय ज्यांनी १० + २ पद्धतीने थेट मुक्त विद्यापीठातून परीक्षा उत्तीर्ण केलेली 
आहे असे उमेदवार या प्रवेशासाठी पात्र नसतील 


परंतु आणखी असे की , ज्यांनी मूलभूत अर्हतेशिवाय ( शाळेची १ ली ते ९ वी इयत्ता) १० वी किंवा 
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा एकाच प्रयत्नात उत्तीर्ण केली असेल ते उमेदवार या प्रवेशासाठी 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - ख 


-समाप्त . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


पात्र असणार नाहीत . परंतु असेही की , असे उमेदवार जे अर्हता परीक्षेस ( त्या वर्षासाठी घोण्यात 
येणारी नियमित परीक्षा) बसणार असतील किंवा ज्यांनी परीक्षा दिलेली असेल असे उमेदवारदेखील 
प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील . परंतु अशा उमेदवारांनी प्रवेशाच्या तारखेस अर्हता 
परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे तात्पुरते पदवी प्रमाणपत्र / अर्हता परीक्षेच्या सर्व सत्रांच्या गुणपत्रिका सादर 
केल्यावर ते प्रवेशासाठी पात्र असतील ; 


( ग ) त्याने सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटी मध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे. 


अनुसूची - ग 
व्यावसायिक तांत्रिक पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रम 


अनु.क्र . 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या शर्ती व आवश्यकता 


व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


पदव्युत्तर पदवी 


( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेला उमेदवार, 


व्यवस्थापनशास्त्र 


( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे 


पाठ्यक्रम 


( एम.बी.ए. / एम.एम.एस .) 


( दोन ) त्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही 

विद्यापीठाकडून देण्यात येणारी कोणत्याही विद्याशाखेतील किमान तीन वर्ष कालावधीची 
स्नातक पदवी परीक्षा किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने 
एकूण किमान ५० टक्के किंवा समतुल्य गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ 
मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ 
टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत 


.. 


( तीन ) सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 
( २) अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार , जम्मू काश्मीर 

मधून 

विस्थापित उमेदवारी असलेले 
उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन) त्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठाकडून 

देण्यात येणारी कोणत्याही विद्याशाखेतील किमान तीन वर्ष कालावधीची स्नातक पदवी परीक्षा 
किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने एकूण किमान ५० टक्के 
( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती 
असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के ) किंवा समतुल्य गुण मिळवलेले असावेत 
( तीन) पुढीलपैकी एका परीक्षेमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असावा ; सक्षम प्राधिकरणाद्वारे आयोजित 
सीईटी (CET ), पदवीधर व्यवस्थापन प्रवेश परिषद ( संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, युएसए) व्दारे 
आयोजित पदवीधर व्यवस्थापन अभियोग्यता चाचणी परीक्षा (GMAT ), भारतीय व्यवस्थापन 
संस्थेव्दारे आयोजित सामाईक प्रवेश परीक्षा (CAT ), अखिल भारतीय व्यवस्थापन संघव्दारे 
आयोजित व्यवस्थापन अभियोग्यता चाचणी परीक्षा ( MAT ), भारतीय व्यवस्थापन शाळा 
संघद्वारे आयोजित व्यवस्थापन अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीची प्रवेश परीक्षा ( ATMA), झेवियर्स 
व्यवस्थापन शाळा , जमशेदपूर यांनी आयोजित केलेली झेवियर्स अभियोग्यता चाचणी परीक्षा 
( XAT ) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेद्वारे आयोजित सामाईक व्यवस्थापन अभियोग्यता 

चाचणी परीक्षा( CMAT ). 
( ३ ) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या 

व्यक्तीची, आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक , 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - ग - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


• 


२ 


( एक ) त्यानेविद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठाकडून 

देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही विद्याशाखेतील किमान तीन वर्ष कालावधीची स्नातक पदवी परीक्षा 
किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने एकूण किमान ५० टक्के 

गुण मिळवलेले असावेत 
( दोन ) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण 

करत असावा . 
संगणक उपयोजन ( एम.सी.ए.) ( क ) प्रथम आणि थेट द्वितीय वर्ष ( आनुषंगिक प्रवेश व स्वतंत्र तुकडी ), 

( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार, अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार, जम्मू व 

काश्मीर मधून स्थलांतरित उमेदवारी असलेले उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन) त्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठाकडून 

देण्यात येणारी, कोणत्याही विद्याशाखेतील किमान तीन वर्ष कालावधीची स्नातक पदवी परीक्षा 
किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने एकूण किमान ५० 
टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग 

व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) त्याने (१० + २) स्तरावरील किंवा स्नातक स्तरावरील परीक्षेमध्ये एक विषय म्हणून गणित या 

विषयाचा अभ्यास केलेला असला पाहिजे 
( चार ) थेट द्वितीय वर्ष संगणक उपयोजन ( कॉम्पुटर अॅप्लीकेशन ) प्रवेशासाठी उमेदवाराने संगणक 

उपयोजन ( कॉम्पुटर अॅप्लीकेशन ) या विषयातील स्नातक पदवी किंवा विज्ञान ( माहिती तंत्रज्ञान 
किंवा संगणक विज्ञान ) या विषयातील स्नातक पदवी प्राप्त केलेली असली पाहिजे ; 


(पाच ) सीईटीमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 


( २) अनिवासी भारतीयांची/ भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या 

व्यक्तीची, आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) उमेदवाराने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या 

विद्यापीठाकडून देण्यात येणारी कोणत्याही विद्याशाखेतील किमान तीन वर्ष कालावधीची स्नातक 
पदवी परीक्षा किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने एकूण 
किमान ५० टक्के 

गुण 

मिळवलेले असावेत 
( दोन ) त्याने (१० + २) स्तरावरील किंवा स्नातक स्तरावरील परीक्षेमध्ये एक विषय म्हणून गणित या 

विषयाचा अभ्यास केलेला असला पाहिजे ; 
( तीन ) थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी उमेदवाराने संगणक उपयोजन ( कॉम्पुटर अॅप्लीकेशन) या विषयातील 

किंवा विज्ञान ( माहिती तंत्रज्ञान किंवा संगणक विज्ञान ) या विषयातील स्नातक पदवी प्राप्त 

केलेली असली पाहिजे ; 
( चार ) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता 


धारण करत असावा . 


३ 


औषधनिर्माणशास्त्र 


(१) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असणारे उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) त्याने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेने किंवा केंद्र 

किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही संस्थेमधून औषधनिर्माणशास्त्रामधील स्नातक 
पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने किमान ५५ टक्के गुण (महाराष्ट्र राज्यातील 
आहेत अशाच केवळ अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या 
उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ५० टक्के गुण) मिळवलेले असावेत ; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 


अनुसूची - ग - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( तीन ) पदवीधर औषधनिर्माणशास्त्र अभियोग्यता चाचणी ( GPAT ) या अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 

परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेत प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे ; 


( चार ) प्रायोजित उमेदवारांच्या बाबतीत, उमेदवारास एखादी नोंदणीकृत भागीदारी संस्था/ कंपनी / उद्योग | 

शैक्षणिक आणि /किंवा संशोधन संस्था अशा ठिकाणी किंवा शासनाची स्वायत्त संस्था किंवा 
शासनाचा विभाग अशा ठिकाणी ज्या विषयामध्ये प्रवेश मागण्यात येत असेल त्या संबंधित 
विषयातील , अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरचा कमीत कमी दोन वर्षांचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव 
असला पाहिजे . 


( २) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची/ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची, 

आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) त्याने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेने किंवाकेंद्र 

किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही संस्थेमधून औषधनिर्माणशास्त्रामधील स्नातक 
पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने किमान ५५ टक्के गुण मिळवलेले असावेत ; 


(दोन ) समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण करत 


असावा . 


४ 


अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 


( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असणारे उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवाकेंद्रकिंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून , 

अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानाच्या संबंधित शाखेतील स्नातक पदवी परीक्षाकिंवा त्यास समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील आहेत 
अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 

किमान ४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) उमेदवाराने ज्या पाठ्यक्रमासाठी प्रवेश मागितलेला असेल त्या संबंधित विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर 

पदवी पाठ्यक्रमाला प्रवेश देण्यासाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अभियांत्रिकीच्या 
व तंत्रज्ञानाच्या संबंधित पाठ्यक्रमातील स्नातक पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केली असली पाहिजे 


( चार ) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थेद्वारे आयोजित पदवीधर अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणी ( GATE ) 

रीक्षेमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे ; 


( पाच ) प्रायोजित उमेदवारांच्या बाबतीत , उमेदवारास एखादी नोंदणीकृत भागीदारी संस्था /कंपनी / उद्योग / 

शैक्षणिक आणि /किंवा संशोधन संस्था / अशा ठिकाणी किंवा शासनाची स्वायत्त संस्था किंवा 
शासनाचा विभाग अशा ठिकाणी, ज्या विषयामध्ये प्रवेश मागण्यात येत असेल त्या संबंधित 
विषयातील , अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरचा कमीत कमी दोन वर्षांचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव 
असला पाहिजे . 


( २) अनिवासी भारतीयांची/ भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची, 

आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा केंद्र किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून , 

अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानाच्या संबंधित शाखेतील स्नातक पदवी परीक्षा किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के गुण मिळवलेले असावेत 
( दोन ) उमेदवाराने ज्या पाठ्यक्रमासाठी प्रवेश मागितलेला असेल त्या संबंधित विद्यापीठाच्या 

पदव्युत्तर 
पदवी पाठ्यक्रमाला प्रवेश देण्यासाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अभियांत्रिकी व 
तंत्रज्ञानाच्या संबंधित पाठ्यक्रमातील स्नातक पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असला पाहिजे ; 


.. 


( तीन) समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण करत 


असावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


( २ ) 


वास्तुशास्त्र 


अनुसूची - ग - चालू 

( ३ ) 
(१ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असणारे उमेदवार, 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा वास्तुशास्त्र परिषदेने किंवा केंद्रकिंवा राज्य शासनाने 

मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून वास्तुशास्त्रामधील स्नातक पदवी परीक्षाकिंवा त्यास समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के गुण (महाराष्ट्र राज्यातील आहेत 
अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४५ 

टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) सीईटीमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 
( २) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांची/ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची, 

आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले, आणि विदेशी नागरिक , 
( एक ) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने किंवा केंद्र किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून 

वास्तुशास्त्रामधील स्नातक पदवी परीक्षा किंवा त्यास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी 

आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के गुण मिळवलेले असावेत ; 
( दोन ) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण 

करत असावा. 


६ 


हॉटेल व्यवस्थापन 


आणि खाद्यपेयव्यवस्था 


तंत्रज्ञान . 


( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार आणि अखिल भारतीय उमेदवारी असणारे उमेदवार , 
( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 
( दोन ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवा केंद्रकिंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून 

हॉटेल व्यवस्थापन आणि खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञानामधील स्नातक पदवी परीक्षा किंवा त्यास 
समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र 
राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गांच्या आणि विकलांग व्यक्ती उमेदवारांच्या 

बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत ; 
( तीन ) सीईटीमध्ये प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 
( २) अनिवासी भारतीयांची / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले नागरिकांची / भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची, 

आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक, 
( एक ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने किंवाकेंद्र किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून 

हॉटेल व्यवस्थापन आणि खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञानामधील स्नातक पदवी परीक्षा किंवा त्यास 
समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे आणि त्यात त्याने किमान ५० टक्के 

गुण 
मिळवलेले असावेत ; 


( दोन ) तो समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित केलेली प्रवेशासाठीची इतर आवश्यक पात्रता धारण 


करत असावा. 


७ 


प्रथम वर्ष- विधि 
स्नातक ( एलएलबी) 
पदवी पाठ्यक्रम ( ३ वर्षे) 


( क ) उमेदवाराने संसदेच्या अधिनियमानुसार किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमानुसार स्थापित , महाराष्ट्र 

राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठातून किंवा ज्यांना अभिमत विद्यापीठ अशी मान्यता देण्यात आलेली 
आहे अशा समतुल्य राष्ट्रीय संस्थेतून किंवा ज्याला समतुल्यता घोषित करण्यास सक्षम प्राधिकरणाने 
भारतीय विद्यापीठाच्या समतुल्य दर्जाचेम्हणून मान्यता दिलेली असेल अशा विदेशी विद्यापीठातून एकूण 
किमान ४५ टक्के गुणांसह कोणत्याही विद्याशाखेतील पदवी परीक्षा (म्हणजेच पदवी परीक्षेच्या सर्व 
सत्रांचे एकत्रित ४५ टक्के गुण ) उत्तीर्ण ( अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील 

उमेदवारांकरिता अर्हता परीक्षेमध्ये केवळ ४० टक्के गुण आवश्यक ) असला पाहिजे ; 
( ख ) असा उमेदवार जो, पदवी आणि २/३ वर्ष कालावधीची पदव्युत्तर पदवी ही , वरील ( क ) मध्ये 

नमूद 
केलेल्या विद्यापीठामधून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नियमित शिक्षणाद्वारे १०+ २ + ३+ २ /३ या प्रकारच्या 
शिक्षण पद्धतीमधून उत्तीर्ण असेल : 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - ग - समाप्त . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


. 


परंतु जे उमेदवार +२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षाकिंवा प्रथम पदवी प्रमाणपत्र परीक्षा ही , दूरशिक्षण 
किंवा पत्रव्यवहार पद्धतीने उत्तीर्ण असतील असे उमेदवार देखील ३ वर्षांच्या विधि पाठ्यक्रमासाठीच्या 
सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र असतील. ज्या उमेदवारांनी (१० + २, पदवी, पदव्युत्तर पदवी) अर्हता 
परीक्षा एकाच प्रयत्नात परंतु मुलभूत अर्हतेशिवाय (१० + २ + ३) उत्तीर्ण केली असेल असे उमेदवार या 
प्रवेशासाठी पात्र असणार नाहीत .) : 


परंतु आणखी असे की , ज्यांनी मुक्त विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केलेली असेल आणि त्या विद्यापीठास 
किंवा त्यांनी दिलेल्या त्या पदवीस विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियमानुसार मान्यता नसेल आणि ती 
पदवी कायदेशीर शिक्षणाच्या नियमाच्या व विनियमांच्या विरुद्ध असेल, असे उमेदवार प्रवेशासाठी पात्र 
असणार नाहीत ; परंतु असेही की , जे अर्हता परीक्षेस ( त्या वर्षासाठी घेण्यात येणारी नियमित परीक्षा) 
बसणार असतील किंवा ज्यांनी परीक्षा दिलेली असेल असे उमेदवार देखील प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज 
करण्यास पात्र असतील. परंतु अशा उमेदवारांनी प्रवेशाच्या तारखेस अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे 
तात्पुरते पदवी प्रमाणपत्र व अर्हता परीक्षेच्या सर्व सत्रांच्या गुणपत्रिका सादर केल्यावरच ते प्रवेशासाठी 
पात्र असतील 


3 


( ग ) त्याने सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत प्राप्तांक मिळवलेला असला पाहिजे . 


स्पष्टीकरण १. 

उमेदवारास एसएससी, एचएससी, पदविका किंवा पदवी परीक्षांमध्येकिंवा त्यांच्याशी समतुल्य परीक्षांमध्ये जर अक्षरी 
श्रेणी देण्यात येत असतील तर , उमेदवाराने अर्जाचा नमुना सादर करतेवेळी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मिळवलेले अक्षरातील श्रेणीचे गुणांमध्ये 
रूपांतर करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे . समतुल्य गुणांच्या आधारेच उमेदवाराची पात्रता ठरविण्यात येईल . 

स्पष्टीकरण २. संबंधित विद्यापीठाने किंवा मंडळाने ज्या आधारे पदवीचा वर्ग दिलेला असेल त्यानुसार श्रेणी किंवा गुण विचारात 
घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . किरण पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


१ ९ ० 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २९ , शके १९ ३८ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ . 


. 


क्रमांक टीईएम -२०१५ / सीआर ५३६ / टीई- ४. - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम,२०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ) च्या कलम २३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे प्रथम वर्ष व थेट द्वीतीय वर्ष - पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर तांत्रिक पाठ्यक्रमांना ( अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र , 
वास्तुशास्त्र , हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनशास्त्र , संगणक उपयोजन (Computer Application), द्यावयाचे प्रवेश 
विनियमित करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 


१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ . 

(१) या नियमांना, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर तांत्रिक पाठ्यक्रमांना 
द्यावयाच्या प्रवेशाचेविनियमन ), नियम २०१६ असे म्हणावे. 

( २ ) ते दिनांक ११ मार्च २०१६ पासून अंमलात येतील. 


२. व्याख्या 
( १) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियमम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ), असा आहे ; 

( ख ) “ प्रवेश उपस्थिती केंद्र ” याचा अर्थ, जेथे उमेदवार प्रवेशाबाबतची कागदपत्रे सादर करून आणि शुल्काचा भरणा करून 
प्रवेश निश्चित करण्यासाठी उपस्थित राहील असे केंद्र, असा आहे ; 

( ग ) “ अखिल भारतीय जागा ” याचा अर्थ, कोणत्याही पात्र भारतीय नागरिक उमेदवारास उपलब्ध होणाऱ्या जागा, असा आहे 

( घ) “ आवेदनपत्राचा नमुना ” याचा अर्थ, उमेदवाराने प्रवेशाकरिता संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) भरावयाचा विहित नमुना, 
असा आहे ; 


.. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके 


१ ९ ४१ 


. 


. 


( ङ ) “स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या संस्थेस विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून स्वायत्तता प्रदान करण्यात आलेली आहे अशी संस्था, 
असा आहे ; 

( च ) “केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (CAP ) जागा ” याचा अर्थ, सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) ज्या 
जागा भरण्यात येतात अशा जागा, असा आहे ; 

( छ) “पाठ्यक्रम ” याचा अर्थ, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र , वास्तुशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था 
तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनशास्त्र आणि संगणक उपयोजन (Computer Application) यांमधील पदव्युत्तर तांत्रिक पाठ्यक्रम , असा 
आहे 

( ज ) “ पात्र उमेदवार ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट कलम (१) अनुसार शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित 
केल्यानुसार विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमांसाठी पात्र असणारे उमेदवार , असा आहे ; 

( झ ) “ सुविधा केंद्र ” याचा अर्थ, जेथे आवेदनपत्रासंबंधातील सामग्रीची विक्री, संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) अर्ज भरणे , 
कागदपत्रांची पडताळणी व तक्रारींचेनिवारण करणे यांसारख्या सेवा पुरविल्या जातात , असे केंद्र , असा आहे ; 

( त्र ) “मूळ विद्यापीठ ” याचा अर्थ, यातील नियम ५ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार विद्यापीठ क्षेत्र , असा आहे ; 

( ट ) “ एचएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेली उच्च माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी ) परीक्षा अथवा मान्यताप्राप्त मंडळांकडून देण्यात येणारे त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र , असा आहे ; 

( ठ ) “ संस्थास्तरीय कोटा ” याचा अर्थ, शासनानेकिंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी जाहीर केल्यानुसार संस्थास्तरावर पात्र 
उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागा, असा आहे ; 

(ड ) “ परस्पर गुणवत्ता ” याचा अर्थ, विविध वर्गकिंवा प्रवर्गातील उमेदवारांच्या गुणवत्तेच्या आधारे, असा आहे ; 

( ढ ) “ अल्पसंख्याकासाठी जागा ” याचा अर्थ, ती संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे अशा, राज्यातील अल्पसंख्याक 
समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता 

राखून 

ठेवलेल्या जागा, असा आहे ; 
( ण ) “बिगर स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या संस्था स्वायत्त संस्था नाहीत अशा संस्था , असा आहे 
( त ) “ भारताचे 

समुद्रपार 

नागरिक " याचा अर्थ, केंद्र सरकारने नागरिकत्व अधिनियम, १ ९ ५५ च्या कलम ७ क अनुसार घोषित 
केलेला भारताचे ( समुद्रपार ) 

नागरिकत्व 

म्हणून नोंदणी झालेला उमेदवार किंवा व्यक्ती असा असून त्यामध्ये भारतीय वंशाच्या 
व्यक्तींचा समावेश होतो; 
स्पष्टीकरण या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सर्वविद्यमान भारतीय वंशाच्या व्यक्ती म्हणजे ज्यांनी गृह मंत्रालय भारत सरकारच्या , अधिसूचना 
क्र .२६०११ / ०४ / ९८ / एफ ( एक ) दिनांक १९ ऑगस्ट , २००२ अनुसार नोंदणीकृत कार्डधारक आहेत आणि ज्यांना आता गृह मंत्रालय, भारत 
सरकारच्या, अधिसूचना क्र . २५०२४ /९ / २०१४ /एफ ( एक ) दिनांक ९ जानेवारी २०१५ अनुसार भारताचे समुद्रपार नागरिक कार्डधारक 
असल्याचे समजण्यात येईल 

( थ ) “मूळ विद्यापीठाबाहेरील ( ओएचयू )” याचा अर्थ, मूळ विद्यापीठ क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र , असा आहे ; 

अर्हता परीक्षा ” याचा अर्थ, ज्या परीक्षेच्या आधारे एखादा उमेदवार प्रवेशाकरिता पात्र होतो अशी परीक्षा किंवा तिला 
समतुल्य असलेली परीक्षा, असा आहे ; 

( ध ) “ प्रायोजित उमेदवार ” याचा अर्थ, ज्या उमेदवारास एखादी नोंदणीकृत भागीदारी संस्था / कंपनी / उद्योग / शैक्षणिक आणि / 
किंवा संशोधन संस्था / किंवा शासकीय विभाग किंवा शासनाची स्वायत्त संस्था अशा ठिकाणचा अर्हता पदवीचा निकाल घोषित 
झाल्याच्या तारखेनंतर ते अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकापर्यंत कमीत कमी दोन वर्षांचा, ज्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश मागण्यात येत असेल 
त्या संबंधित क्षेत्रातील , पूर्णवेळ कामाचा अनुभव असेल, असा उमेदवार , असा आहे ; 

(न ) “एसएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेली माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षा किंवा मान्यताप्राप्त मंडळांकडून देण्यात येणारे त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र, असा आहे ; 

( प) “ अधिसंख्य जागा ” याचा अर्थ, समुचित प्राधिकरणाने आणि शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या, मंजूर प्रवेशक्षमतेहून 
अधिक असतील अशा जागा, असा आहे . 

( २) या नियमांमध्ये वापरलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगांना अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिलेला 
असेल तोच अर्थ असेल . 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


३. आवेदनपत्र मागविणे ( १) सक्षम प्राधिकारी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता ज्या व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा ( सीईटी) आवश्यक आहे अशा पाठ्यक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी सीईटीमध्ये सहभागी 
होण्याकरिता उमेदवारांकडून संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) अर्ज मागवील . 

( २ ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमांना उमेदवारांनी प्रवेश मिळवण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती असेल , 

( क ) या नियमांच्या नियम ७( १), ७( २ ) , ७(३ ) आणि ७( ५ )( ख ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार सक्षम 
प्राधिकरणाकडे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळावा यासाठी आवेदनपत्र सादर करतील 

( ख ) या नियमांच्या नियम ७( ४ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार प्रथम सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आवेदनपत्र 
सादर करतील, त्यानंतर सक्षम प्राधिकारी अशा सर्व उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करील जेणेकरून अशा अर्जदारांना , समुचित 
प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्यानुसार परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देणे संस्थेस शक्य होईल 

( ग ) या नियमांच्या नियम ७( ४ ) व ७( ५ )( क ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध 
झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी संबंधित संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर करतील . संस्था , सक्षम प्राधिकाऱ्याने तयार केलेल्या 
गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देईल . 

( ३) उमेदवाराने आवेदनपत्रासोबत लागू असतील त्याप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्रे संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित केलेल्या 
आवश्यक प्रपत्रात सादर करावीत . 
४. सीईटी परीक्षेचे माध्यम , स्वरूप, अभ्यासक्रम, वेळापत्रक इत्यादी जाहीर करणे 
(१) सक्षम प्राधिकारी ( सामायिक प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी) सीईटीसंबंधी पुढील माहिती घोषित करील : 

( क ) सीईटी परीक्षेचे माध्यम ; 
( ख ) सीईटी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप ; 
( ग ) सीईटी परीक्षा घेण्याची पद्धत ; 
( घ ) सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक ; 
( ङ ) सीईटी प्रवेशपत्र वितरण ; 

( च ) सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे , इत्यादी . 
( २ ) सक्षम प्राधिकारी,संचालक , तंत्र शिक्षण यांच्याशी विचारविनिमय करून सीईटीसंबंधी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व इतर माहिती घोषित 
करील. 
५. उमेदवारीचे प्रकार . 
( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी 
पात्रतेचेनिकष 

मूळ 

विद्यापीठ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
ए ( एक ) एचएससी .किंवा अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान पदविका किंवा औषधनिर्माणशास्त्र पदविका तसेच अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण 

महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झालेला उमेदवार आणि (दोन ) जो झाल्याचेठिकाण ज्या 
एकतर महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी आहे आणि / किंवा महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला आहे, संबधित विद्यापीठ क्षेत्राच्या 
असा उमेदवार 

अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत 

असेल ते विद्यापीठ . 
जो उमेदवार प्रकार ए मधील निकषांची पूर्तता करीत नसेल, परंतु तो किंवा त्याचे वडील किंवा अधिवासी प्रमाणपत्र देणाऱ्या 
आई महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी 

असून त्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र आहे, असा उमेदवार प्राधिकरणाचेठिकाण ज्या 

संबंधित विद्यापीठ क्षेत्राच्या 
अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत 

असेल ते विद्यापीठ . 
जो उमेदवार प्रकार ए व प्रकार बी मधील निकषांची पूर्तता करीत नसेल, परंतु ज्या उमेदवाराचे उमेदावाराच्या वडिलांच्या 
वडील किंवा आई केंद्रशासनाचेकिंवा केंद्रशासनाच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत व ज्यांची किंवा आईच्या पदस्थापनेचे 
पदस्थापना महाराष्ट्र राज्यात झालेली आहे व कॅपसाठी आवेदनपत्र सादर करण्याच्या शेवटच्या ठिकाण ज्या संबंधित 
तारखेच्या आधी ते महाराष्ट्र राज्यात कामावर रुजू झालेले आहेत, असा उमेदवार 

विद्यापीठक्षेत्राच्या अधिकार 
क्षेत्रात येत असेल ते विद्यापीठ . 


प्रकार 


बी 


सी . 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , 


शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


ty 


डी जो उमेदवार प्रकार ए प्रकार बी व प्रकार सी मधील निकषांची पूर्तता करीत नसेल, परंतु त्याचे उमेदवाराच्या वडिलांच्या 

वडील किंवा आई महाराष्ट्र शासनाचेकिंवा महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमाचेकिंवा निवृत्त कर्मचारी किंवा आईच्या पदस्थापनेचे 
आहेत , असा उमेदवार 

किंवा ते निवृत्त झाल्यास 
निवृत्तीनंतर स्थायिक 
झाल्याचेठिकाणकिंवा 
त्यांची जर महाराष्ट्राबाहेर 
प्रतिनियुक्ती करण्यात 
आली असेल तर , अंतिम 
पदस्थापनेचेठिकाण ज्या 
विद्यापीठाच्या अधिकार 

क्षेत्रात येत असेल ते विद्यापीठ. 
जे उमेदवार एच एस सी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकीकिंवा तंत्रज्ञान किंवा औषधनिर्णाणशास्त्र यामधील मूळ विद्यापीठाबाहेरील किंवा 
पदविका उत्तीर्ण आहे, तसेच वादग्रस्त महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्रामध्ये स्थित मान्यताप्राप्त संस्थेची राज्यस्तरीय जागांसाठी 
अर्हता परीक्षादेखील उत्तीर्ण असतील आणि ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे , असा उमेदवार. उमेदवाराच्या विचार 

करण्यात येईल . 
( २ ) अखिल भारतीय उमेदवारी भारतीय नागरिकत्व असणारे उमेदवार, या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ३ ) अल्पसंख्याक उमेदवारी राज्यांतर्गत असलेल्या आणि शासनाने अधिसूचित केलेल्या एखाद्या विशिष्ट भाषिक किंवा धार्मिक 
अल्पसंख्याक समाजातील , महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेले उमेदवार या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ४ ) अनिवासी भारतीय उमेदवारी .- अधिनियमाच्या कलम २ खंड (ढ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे शतींची पूर्तता करणारे , उमेदवार 
या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ५ ) विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार .. 
अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( झ ) मध्ये नमूद केलेले विदेशी विद्यार्थी उमेदवार , नियम २ च्या खंड (त ) मध्ये व्याख्या करण्यात आलेले 
भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले उमेदवार व अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( ण ) मध्ये व्याख्या करण्यात आलेले भारतीय वंशाची 
व्यक्ती असलेले उमेदवार , या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 
( ६ ) जम्मू व काश्मीर स्थलांतरितांसाठी उमेदवारी 

( क ) आतंकवादी कारवायांमुळे १९९ ० पासून जम्मू व काश्मीरमधून भारताच्या कोणत्याही भागात किंवा व जम्मू व काश्मीरच्या 
असुरक्षित सीमाक्षेत्रातून , जम्मू व काश्मीरमधील त्यामानाने सुरक्षित ठिकाणी विस्थापित होऊन आलेले आहेत अशा नागरिकांची मुले; किंवा 

( ख ) भारतीय प्रशासन सेवा (भाप्रसे) किंवा भारतीय पोलीस सेवा ( भापोसे ) किंवा भारतीय विदेश सेवा ( भाविसे ) यामधील 
अधिकाऱ्यांची मुले आणि आतंकवादी कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये बदली झालेल्या , तसेच प्रवेशाकरिता 
आवेदनपत्र सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा त्यापूर्वी कामावर रुजू झालेल्या , लष्करी व निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांची मुले 
किंवा 

( ग ) आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची 
मुले, या प्रवर्गाखाली पात्र असतील . 

६. विविध पाठ्यक्रमांकरिता मंजूर प्रवेशक्षमता व अधिसंख्य जागा . ( १ ) जे प्राधिकरण संबंधित पाठ्यक्रमांना मान्यता देण्याकरिता 
सक्षम आहे त्या प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि संबंधित संलग्न विद्यापीठाने दिलेल्या संलग्नतेनुसार प्रथम वर्ष पदव्युत्तर पदवी 
पाठ्यक्रमाची आणि थेट द्वितीय वर्ष ( आनुषंगिक प्रवेश ) स्वतंत्र तुकडी पदव्युत्तर पदवी पाठयक्रमांची मंजूर प्रवेशक्षमता असेल. थेट दुसऱ्या 
वर्षासाठी प्रवेश देण्यासाठी ( आनुषंगिक प्रवेश ) अनुसूची- दोन मध्ये दिल्याप्रमाणे उपलब्ध जागांची गणना करण्यात येईल . 

( २) या शैक्षणिक संस्थांमध्ये समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी मान्यता दिल्यानुसार अधिसंख्य जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध असतील . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


७. जागावाटप . मूळ विद्यापीठातील तसेच 

मूळ 

विद्यापीठाबाहेरील व राज्य स्तरावरील विविध प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता जागांच्या 
वाटपाची टक्केवारी ही, विविध पदव्युत्तर पाठ्यक्रमांच्या प्रथम वर्षासाठी अनुसूची- एक मध्ये , आणि थेट दुसऱ्या वर्षासाठी अनुसूची- दोन मध्ये 
दिलेल्या शासन धोरणानुसार असेल ; 

(१) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारीसाठी जागा.- या नियमांच्या नियम ५(१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी 
असलेले उमेदवार हे या जागांसाठी पात्र असतील . 

( २) अखिल भारतीय उमेदवारीसाठी जागा.- या नियमांच्या नियम ५ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उमेदवारी असलेले 
उमेदवार हे या जागांसाठी पात्र असतील . 

( ३) अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा.- या नियमांच्या नियम ५( ३)मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार अनुसूची 
एक व अनुसूची -दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या जागांसाठी पात्र असतील. या जागा अधिनियमाच्या कलम ६ मधील पोट -कलम 
२ च्या तरतुदीनुसार भरण्यात येतील. 

( ४ ) संस्थास्तरावरील कोट्यातील जागा. संस्थेला मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या २० टक्केपर्यंत पात्र उमेदवारांना प्रवेश देता येतील , 
हे प्रवेश खालील शतींच्या अधीन देण्यात येतील : 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५ (१), ५ ( २), ५ ( ३), ५ ( ४ ) आणि ५( ६ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या 
कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी पात्र असतील 

( दोन) जास्तीत जास्त ५ टक्के जागा, समुचित प्राधिकरणाची मान्यता असल्यास अनिवासी भारतीय उमेदवारामधून संस्था स्तरावर भरता येतील 

( तीन ) अनिवासी भारतीय उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्यास , अशा रिक्त जागा संस्थेस अखिल भारतीय 
उमेदवारी असणाऱ्या पात्र उमेदवारामधून भरता येतील. परंतु, या रिक्त जागा भरताना त्या महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणाऱ्या उमेदवारांना 
परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्राधान्य देण्यात येईल. 
( ५ ) अधिसंख्य जागा . 

( क ) भारताचे समुद्रापार नागरिकत्व असलेल्या / भारतीय वंशाच्या व्यक्ति विदेशी विद्यार्थी, आणि आखाती देशातील भारतीय 
कामगारांची मुले, 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५( ५ ) मध्ये दिल्यानुसार उमेदवारी असणारे आणि आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले असलेले 
उमेदवार या अधिसंख्य जागासाठी पात्र असतील 

( दोन ) या जागा मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या कमाल १५ टक्के किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असतील. या १५ टक्के 
जागांपैकी एक तृतीयांश जागा या आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या मुलांसाठी राखीव असतील व दोन तृतीयांश जागा भारताचे समुद्रापार 
नागरिक / भारतीय वंशाच्या व्यक्ती /विदेशी विद्यार्थी असलेल्या उमेदवारासाठी, राखीव असतील 
( तीन) या जागा , संस्था, या नियमांच्या नियम ८ मध्येदिलेल्या पद्धतीचा अवलंब करून उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरील. 

( ख ) जम्मू काश्मीर मधून विस्थापित उमेदवारी असणारे उमेदवार , 
( एक ) या नियमांच्या नियम ५ ( ६ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या जागासाठी पात्र असतील ; 
( दोन ) या कोट्यातील जागांची संख्या शासनाच्या धोरणानुसार असेल ; 
( तीन ) या जागा सक्षम प्राधिकारी भरेल . 
८. गुणवत्ता यादी तयार करणे 

(१ ) गुणानुक्रम देणे ज्या उमेदवारानी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश मिळण्यासाठी आवेदनपत्र सादर करण्याकरिता विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अंतिम दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केले आहे, अशा सर्व पात्र उमेदवारांना गुणानुक्रम देण्यात येईल. 

( २ ) पडताळणीमुळे गुणांमध्ये होणारा बदल गुणांची पडताळणी केल्यामुळे अर्हता परीक्षेमधील गुणांमध्ये फेरबदल झाले असतील 
आणि संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने किंवा मंडळाने ते गुण यथोचितरीत्या प्रमाणित केलेले असतील तर , ते गुण, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत 
प्रवेशासाठीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यालाकिंवा त्याच्या पदनिर्देशित प्रतिनिधींना तात्काळ कळविण्यात येतील. तथापि , अशा बदलामुळे होणारा परिणाम , 
केवळ प्रवेशाच्या नंतरच्या फेरीसाठी (फेऱ्यांसाठी ) विचारात घेण्यात येईल . 

( ३) पात्रता ठरविण्यासाठी अर्हता परीक्षेतील गुणांची गणना करण्याची पद्धत उमेदवारांची पात्रता ठरविताना पुढील कार्यपद्धती 
अनुसरण्यात येईल , 


.. 


. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


- 


( क ) दशांशानंतर दोन स्थानांपर्यंत पूर्णांक करून घेऊन गुणांच्या टक्केवारीची गणना करण्यात येईल ; 

( ख ) एसएससी, एचएससी, पदविका, पदवी किंवा त्यांच्याशी समतुल्य परीक्षेत अक्षरी श्रेणी दिलेल्या असतील तर, उमेदवाराने , 
आवेदनपत्र सादर करण्याच्या वेळी, संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून किंवा मंडळाकडून अक्षरी श्रेणींचे समतुल्य गुणांमध्ये रूपांतर करून 
घेतल्या बाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. समतुल्य गुणांच्या आधारे उमेदवाराची पात्रता ठरविण्यात येईल ; 

( ग) जर उमेदवार सर्व विषय घेऊन अर्हता परीक्षेला पुन्हा बसला असेल तर केवळ शेवटी दिलेल्या परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांचाच 
विचार करण्यात येईल . 
( ४ ) विविध पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी 

गुणानुक्रम देणे 
( क ) प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र , व्यवस्थापनशास्त्र , वास्तुशास्त्र , हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था 
तंत्रज्ञान , प्रथम व थेट व्दितीयवर्ष संगणक उपयोजन , 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५(१), ५ (२), ५(३) व ५( ६) अनुसार उमेदवारी असणाऱ्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही , सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
घेतलेल्या सीईटीत ( सामाईक प्रवेश परीक्षेत ) उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे किंवा या पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी 
शासनाने घोषित केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकरणाने घेतलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे , 
तयार करण्यात येईलः 
परंतु, सारखेच 

गुण , प्राप्तांक किंवा टक्केवारी असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पध्दतीने ठरविण्यात येईल 

( क ) एचएससी परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी; 
( ख ) एसएससी परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ग ) एसएससी परीक्षेमध्ये विज्ञान या विषयातील अधिकतम गुण ; 
( घ ) एसएससी परीक्षेमध्ये गणित या विषयातील अधिकतम गुण ; 

( ङ ) एसएससी परीक्षेमध्ये इंग्रजी या विषयातील अधिकतम गुण . 
( दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५( ५ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीय / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व आणि विदेशी 
विद्यार्थी असलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही , अर्हता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात येईलः 
परंतु , टक्केवारी सारखीच असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात येईल : 

( क ) एचएससी परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ख ) एसएससी परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ग ) एसएससी परीक्षेमध्ये विज्ञान या विषयातील अधिकतम गुण ; 
( घ ) एसएससी परीक्षेमध्ये गणित या विषयातील अधिकतम गुण ; 
( ङ ) एसएससी परीक्षेमध्ये इंग्रजी या विषयातील अधिकतम 

गुण . 
९. केन्द्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप).- (१) विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट -कलम 
( ३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतील . केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे टप्पे खाली नमूद केल्याप्रमाणे 


असतील , 


( क ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने माहिती पुस्तिका प्रदर्शित करणेकिंवा प्रसिद्ध करणे ; 
( ख ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी उमेदवाराने आवेदनपत्राचा नमुना संगणकीय ( ऑनलाईन ) पद्धतीने भरणे ; 
(ग ) उमेदवाराने सुविधा केंद्रावर व्यक्तिशः संगणकीय ( ऑनलाईन ) आवेदनपत्राच्या नमुन्यास पुष्टी देणे व कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणे ; 

( घ ) तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणे किंवा प्रकाशित करणे, तक्रारी , असल्यास, त्या दाखल करून घेणे आणि अंतिम 
गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणेकिंवा प्रसिद्ध करणे ; 

( ङ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्याफेऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या, प्रवर्गनिहाय जागा ( जागांचीरचना) प्रदर्शित 


करणे ; 


( च ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या फेरीपूर्वी , पाठ्यक्रम व संस्था यांचा पसंतीक्रम असणारा संगणकीय ( ऑनलाइन ) 
विकल्प नमुना भरणे व त्यास पुष्टी देणे. उमेदवारांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे त्यांच्या पसंतीने संस्था व पाठ्यक्रम 
याबाबतचे शक्य असतील असे जास्तीत जास्त पसंतीक्रम उतरत्या क्रमाने भरता येतील . उमेदवाराने विकल्प अर्जास पुष्टी दिल्यानंतर, तो 
अर्ज केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीमध्ये जागा वाटपासाठी विचारात घेण्यात येईल 


• 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके 


१ ९ ४१ 


३१ 


( छ ) वाटप केलेली संस्था आणि पाठ्यक्रम दर्शविणारे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीतील तात्पुरते जागा 
वाटप प्रदर्शित करणे ; 

( ज ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होणे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीतील जागा 
वाटपानुसार देऊ केलेली जागा स्वीकारणे . 

( २) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान (कॅप ) जागा वाटप केलेली असल्यास , ती स्वीकारण्यापूर्वी, उमेदवाराला खाली तरतूद केल्याप्रमाणे 
जागावाटपाच्या नंतरच्या फेरीसाठी (फेऱ्यांसाठी), शैक्षणिक अध्ययनक्रमाच्या फ्रीझ्, स्लाईड किंवा फ्लोट या विकल्पांची निवड करता येईल. 

( क ) फ्रीझ : उमेदवार त्यांना देऊ केलेली जागा स्वीकारतील आणि त्यांना जागावाटपाच्या पुढील कोणत्याही फेऱ्यांमध्ये सहभागी 
होण्याची इच्छा असणार नाही , अशा उमेदवारांचा नंतरच्या प्रवेशफेऱ्यांमध्ये विचार केला जाणार नाही ; 

( ख ) स्लाईड : उमेदवार त्यांना देऊ करण्यात आलेली जागा स्वीकारतील आणि त्याच संस्थेमध्ये वरच्या पसंतीक्रमाच्या शैक्षणिक 
अध्ययनक्रमात प्रवेश देऊ करण्यात आला तर , तो स्वीकारतील असा निर्देश करतील . अशा उमेदवारांचा त्यानंतरच्या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये 
विचार केला जाईल ; 

( ग ) फ्लोट : उमेदवार त्यांना देऊ करण्यात आलेली जागा स्वीकारतील आणि इतर कोणत्याही संस्थेमध्ये वरच्या पसंतीक्रमाच्या 
शैक्षणिक अध्ययनक्रमाला प्रवेश देऊ करण्यात आला तर , तो स्वीकारतील असा निर्देश करतील . अन्यथा त्यांना सध्या स्वीकारलेला 
शैक्षणिक अध्ययनक्रमदेखील स्वीकारतील , अशा उमेदवारांचा त्यानंतरच्या प्रवेशफेऱ्यांमध्ये विचार केला जाईल ; 

( घ ) ज्या उमेदवारांनी फ्लोट किंवा स्लाईड हा पर्याय निवडलेला असेल आणि त्यांना वरच्या पसंतीक्रमाची त्यांच्या निवडीची जागा 
मिळाली असेल, अशा वेळी त्या उमेदवारांनी अगोदरच्या फेरीमध्ये स्वीकारलेली जागा ते आपोआप गमावतील 

( ङ ) ज्या उमेदवारांना त्यांच्या पहिल्या पसंतीचा प्रवेश देऊ करण्यात आला आहे अशा उमेदवारांना फ्लोट किंवा स्लाईड हे पर्याय 
उपलब्ध असणार नाहीत . 

( ३ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची (कॅपची) चौथी फेरी आयोजित करणे, - ( क ) या फेरीकरिता उपलब्ध जागा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. उमेदवारांना संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) विकल्प नमुना भरण्यास किंवा पूर्वी भरलेल्या नमुन्यामध्ये बदल करण्यास मुभा 
देण्यात येईल. या फेरीदरम्यान वाटप करावयाच्या जागा पुढील शर्तीच्या अधीनतेने देण्यात येतील , 

( एक ) ही फेरी सुरू होण्यापूर्वी, उमेदवारांना स्लाईडिंग किंवा फ्लोटिंग या विकल्पावरून फ्रिझिंग किंवा नेमके त्या उलट क्रमाने आपला 
विकल्प बदलता येईल ; 

( दोन ) ज्या उमेदवारांना अगोदरच्या कोणत्याहीफेऱ्यांमध्ये कोणतीही जागा मिळालेली नाही अथवा ज्यांनी अगोदरच्या फेऱ्यांमध्ये त्यांचा 
प्रवेश घेऊन तो रद्द केला आहे अथवा ज्यांनी फ्रीझचा विकल्प निवडला होता व जे या अंतिम फेरीमध्ये फ्लोटिंग व स्लाईडिंग विकल्प निवडण्यास 
इच्छुक आहेत असे उमेदवार या फेरीमध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील ; 

( तीन ) ज्यांनी फ्लोटिंग व स्लाईडिंग या विकल्पाची निवड केली असेल आणि जे या फेरीकरितादेखील अर्ज करीत असतील असे उमेदवार , 
त्यांना पूर्वीच्या फेरीमध्ये वाटप झालेल्या संस्थेचे नांव त्यांच्या पसंतीक्रमाच्या यादीत नमूद करतील. एकदा का वरच्या पसंतीक्रमानुसार नवीन जागेचे 
वाटप करण्यात आले की मग , अगोदर करण्यात आलेले वाटप आपोआप रद्द होईल 

( चार ) स्लाईडिंग व फ्लोटिंग हे विकल्प या फेरीमध्ये वाटप केलेल्या जागांसाठी असणार नाहीत . 
( ख) उमेदवार उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित राहील आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) चौथ्या फेरीच्या वाटपानुसार देऊ केलेली जागा स्वीकारील . 

( ४ ) संस्थेमध्ये उपस्थित राहून प्रवेश कायम करणे, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) अंतिम फेरीनंतर, उमेदवार त्यास वाटप केलेल्या 
संस्थेमध्ये उपस्थित राहील व त्या संस्थेतील आपला प्रवेश कायम करील. 

१०. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) वाटपाचे टप्पे आणि पद्धती .- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅपअंतर्गत ) येणाऱ्या जागांचे 
वाटप पुढील पद्धतीनुसार करण्यात येईल . 

(१ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार , - संगणकीकृत वाटपाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत, 
टप्पा एक : 

सर्व उमेदवारांसाठी , 
( क ) विविध प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांचा ( खुला , राखीव ) त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार वाटपाकरिता विचार करण्यात येईल; 
( ख) संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे त्या समाजातील , राज्याच्या उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे अल्पसंख्यांकासाठीच्या 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ 


जागांचे वाटप करण्यात येईल किंवा अशा जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध नसल्यास खुल्या प्रवर्गातील जागांचे त्यांच्या परस्पर 
गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येईल ; 

( ग ) मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचार करण्यात येईल किंवा 
खुल्या प्रवर्गातील जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गात जागा वाटपासाठी विचार केला 


जाईल ; 


. 


( घ) विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल आणि 
जे उमेदवार विशेष मागास प्रवर्गामध्ये त्यांचा समावेश होण्यापूर्वी मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये होते अशाविशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या 
बाबतीत , त्यांच्या मूळ मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी त्यांचा विचार करण्यात येईल ; 

( ङ ) विकलांग व्यक्ति प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा वाटपासाठी विचार करण्यात येईल . अशा 
प्रकारच्या जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला 


जाईल ; 


. 


~. 


( च) अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र पाठ्यक्रमांसाठी, प्रायोजित आणि अप्रायोजित उमेदवारांना त्यांची परस्पर गुणवत्ता 
विचारात घेऊन जागावाटप करण्यात येतील . 

टप्पा - दोन : विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता, - जर मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा रिक्त राहिल्या तर , अशा रिक्त 
राहिलेल्या जागांच्या कमाल २ टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत , विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल. 

टप्पा -तीन : मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संबंधित गटासाठी , - जर पुढील मागासवर्ग प्रवर्गातील संबंधित गटातील जागा 
रिक्त राहिल्या तर, त्या रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित गटामधील उमेदवारांना करण्यात येईल ; 
गट -१ : ( एक ) अनुसूचित जाती व बौध्द धर्मांतरित अनुसूचित जाती ( एससी ) 

( दोन ) विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या जमातींसह अनुसूचित जमाती ( एसटी ). 
गट-२: ( एक ) विमुक्त जाती / निरधिसूचित जमाती (व्हीजे / डीटी)/ एनटी ( ए); 

( दोन ) भटक्या जमाती १ ( एनटी - बी ). 
गट -३ ( एक ) भटक्या जमाती २ ( एनटी - सी ); 

( दोन ) भटक्या जमाती ३ ( एनटी - डी ); 

( तीन ) इतर मागासवर्ग ( ओबीसी ). 
स्पष्टीकरण : - गट १ साठी, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जागा त्यातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे रिक्त राहिल्या असतील तर त्या 
जागांचे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्याकरिता विचार केला जाईल किंवा तसेच उलटपक्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
जागांबाबत केले जाईल . 

टप्पा - चार : सर्व मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी, - मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्या 
असतील , तर अशा जागांचा विचार कोणत्याही मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यासाठी करण्यात येईल. 

टप्पा -पांच : विकलांग व्यक्ति प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी, - विकलांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्या असतील 
तर , कोणत्याही विकलांग व्यक्ती उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप करण्यासाठी विचार करण्यात येईल . 

टप्पा- सहा : सर्व उमेदवारांसाठी ( मूळ विद्यापीठ व मूळ विद्यापीठेतर असा फरक वगळून ), टप्पा पांच पूर्ण झाल्यानंतर जर 
जागा रिक्त राहिल्या तर , त्यावेळी अशा रिक्त जागांच्या वाटपासाठी, मूळ विद्यापीठ व मूळ विद्यापीठेतर असा फरक वगळून , टप्पा- एक , टप्पा - तीन , 
टप्पा- चार , व टप्पा -पाच पार पाडण्यात येईल . 

टप्पा- सात : सर्व उमेदवारांसाठी ( कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण वगळून ), सर्व पात्र उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे या 
जागांचे वाटप करण्याचा विचार करण्यात येईल . 

( २ ) अखिल भारतीय उमेदवारी असणाऱ्या उमेदवारासाठीच्या जागा . 
या जागा, पात्र उमेदवारांना प्राप्तांकाच्या आधारे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत वाटप करण्यात येतील , 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


३३ 


- 


( क ) प्रथम वर्ष व्यवस्थापनशास्त्र ६ सक्षम प्राधिकरणाद्वारे आयोजित सीईटी , पदवीधर व्यवस्थापन प्रवेश परिषद ( युएसए ) व्दारे 
घेण्यात येणारी पदवीधर व्यवस्थापन अभियोग्यता चाचणी परीक्षा ( GMAT ), भारतीय व्यवस्थापन संस्थेव्दारा आयोजित सामाईक प्रवेश 
परीक्षा ( CAT ), भारतीय व्यवस्थापन असोसिएशनव्दारा आयोजित व्यवस्थापन अभियोग्यता चाचणी परीक्षा ( MAT), भारतीय व्यवस्थापन 
प्रशाला असोसिएशनद्वारा आयोजित व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश परीक्षा ( ATMA), झेवियर्स व्यवस्थापन प्रशाला जमशेदपूर यांनी 
आयोजित केलेली अभियोग्यता चाचणी परीक्षा ( XAT), अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेद्वारा आयोजित सामाईक व्यवस्थापन अभियोग्यता 
चाचणी परीक्षा (CMAT ),परीक्षांच्या पर्सेटाईलच्या आधारे ; 

( ख ) प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने आयोजित केलेल्या पदवीधर फार्मसी अभियोग्यता चाचणी 
( GMAT) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे ; 

( ग) प्रथमवर्ष वास्तुशास्त्र सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे 
( घ ) प्रथम व थेट व्दितीय वर्ष, संगणक उपयोजन सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे 
( ङ ) प्रथमवर्ष हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान (एचएमसीटी ) ६ सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे. 

या सर्व जागा “ सर्वसाधारण प्रवर्गातील ” जागा म्हणून समजण्यात येतील आणि या जागांमध्ये , मागासप्रवर्ग, विकलांग व्यक्ती इ. 
उमेदवारांकरिता कोणतेही आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 
११. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅपच्या ) पहिल्या, दुसऱ्या , तिसऱ्या व चौथ्या फेरीव्दारे जागा वाटप , 

( क ) कॅपच्या चारही ( पहिली, दुसरी, तिसरी व चौथी)फेऱ्यांमध्ये संगणकीय प्रणाली वापरून जागाचे वाटप करण्यात येईल. 
( ख ) कॅपच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीमध्ये, या नियमांच्या नियम १० मधील टप्पा एक ते तीन पार पाडण्यात येईल. 

( ग) जागा वाटप न होणे व उमेदवार उपस्थित न राहणे यामुळे जर जागा रिक्त राहिल्या तर, अशा जागांचे वाटप त्यापुढील फेरीमध्ये 
करण्यात येईल . 

( घ) कॅपच्या चौथ्या फेरीकरिता, या नियमांच्या नियम १० मधील टप्पा- एक ते टप्पा- सात पार पाडण्यात येतील . 
१२. सर्वसाधारण सूचना, 

( क ) कॅपच्या पहिल्या , दुसऱ्या , तिसऱ्या व चौथ्या फेऱ्यांमधील मूळ विद्यापीठ जागांचे, मूळ विद्यापीठेतर जागांचे आणि राज्यस्तरीय 
जागांचे वाटप, महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार केले जाईल . उमेदवारांना, परस्पर गुणवत्ता , त्यांनी 
भरलेले विकल्प आणि कॅपच्या पहिल्या , दुसऱ्या , तिसऱ्या व चौथ्याफेऱ्यांमध्ये त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या जागा, यानुसार जागांचे वाटप 
केले जाईल 

( ख ) जागा वाटपाच्या विशिष्ट टण्यासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांचा, जरी त्यांनी अगोदरच्या टप्प्यामध्ये जागा वाटप करण्यात 
आलेले असेल किंवा नसेल तरी , त्या टप्प्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल 

( ग ) कोणत्याही टप्प्याच्या जागा वाटपादरम्यान, त्यावेळी असणाऱ्या जागांच्या उपलब्धतेप्रमाणे उमेदवाराने भरलेल्या विकल्पानुसार , 
त्याचा जागावाटपातील क्रम वर सरकत राहील; 

( घ ) विनानुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये, या नियमांच्या नियम ७( २), ७( ३ ), ७( ४ ) आणि ७( ५ ) मध्ये नमूद 
उमेदवारीसाठी उपलब्ध केलेल्या जागांसाठी व प्रायोजित प्रवर्गातील जागांच्या वाटपाकरिता विविध प्रवर्गाअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे 
आरक्षण असणार नाही . 

( ङ ) सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचा (विशेष मागासप्रवर्ग उमेदवाराचा त्यांच्या मूळ प्रवर्गामध्ये ) त्यांच्यासाठी राखीव जागावर 
परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे सर्व टप्प्यावर जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल. 

( च ) क्रम वर सरकल्यामुळे, रिक्त होणाऱ्या जागांचा, त्या टप्प्याच्या जागा वाटपाच्या तरतुदीनुसार त्याच टप्प्यावरील पुढील 
प्रक्रियेमध्ये जागा वाटप करण्याकरिता विचार करण्यात येईल 

( छ ) भरण्यात आलेल्या पसंतीक्रमामधील पहिल्या उपलब्ध विकल्पानुसार करण्यात आलेले वाटप हे अंतिम वाटप म्हणून अबाधित 
ठेवण्यात येईल . 

( ज ) कॅपच्या पहिल्या , दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरी दरम्यान, टप्पा-दोन मध्ये विशेष मागासवर्गातील उमेदवारांना जागावाटप केले 
गेल्यामुळे, सर्व उमेदवारांच्या भल्यासाठी टप्पा दोन नंतर जागा वाटपासाठी टप्पा एक पुन्हा घेण्यात येईल ; 


. 


. 


भाग चार - ब -५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , 


शके १ ९ ४१ 


( झ ) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या वाटप यादीमध्ये, उमेदवारांना देऊ करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या जागांचे वाटप 
दर्शविण्यात येईल. या संदर्भात उमेदवारांशी व्यक्तिशः कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाहीकिंवा त्यांना जागावाटप पत्रे पाठविली जाणार 


नाहीत ; 


.. 


(त्र ) ज्या उमेदवारास जागेचे वाटप करण्यात आले असेल तो उमेदवार “ तात्पुरते जागावाटप पत्र ” संकेतस्थळावरून डाऊनलोड 
करून घेईल . जागा-स्वीकृतीच्या वेळेस उमेदवारास, प्रवेश उपस्थिती केंद्रावर, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या नावे दर्शनी धनाकर्ष जमा करावा लागेल . 
मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर आणि उमेदवार सर्व पात्रतानिकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री पटल्यावर उपस्थिती केंद्राकडून 
जागा नक्की केली जाईल . केंद्र प्रभारी, स्वीकृतीची संगणकीय पावती देईल 

( ट) जागा -स्वीकृती शुल्क , सर्वसाधारण प्रवर्गातील, विमुक्त जाती / निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती / विशेष मागासवर्ग / इतर 
मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु. ५,००० आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु. १,००० एवढे 
असेल . हे शुल्क कॅप प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार संबंधित संस्थेत उपस्थित झाल्यास रु. १,००० एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा 
करून , संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाईल आणि उमेदवाराने संस्थेला द्यावयाच्या शुल्कापोटी समायोजित केले जाईल . परंतु , जर उमेदवाराने 
संस्थेत उपस्थित होण्यापूर्वीप्रवेश रद्द केला तर , प्रक्रिया शुल्काचेरु. १,००० वजा करून उर्वरित रक्कम उमेदवारास परत करण्यात येईल 

( ठ ) जागा-स्वीकृतीकरिता व्यक्तिशः उपस्थित न राहणे म्हणजे उमेदवाराने देऊ केलेली जागा नाकारली असल्याचे समजण्यात येईल ; 

( ड ) जर कोणतीही कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे विधिअग्राह्य किंवा खोटी असल्याचे आढळून आले आणि /किंवा उमेदवाराने पात्रता 
निकषांची पूर्तता केली नाही तर वाटप करण्यात आलेली जागा कोणत्याही वेळी रद्द करण्यात येईल 

( ढ ) ज्या उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल त्यांनी उपस्थिती केंद्रावर स्वीकृती शुल्क भरू नये. वाटप 
केलेली जागा नाकारणारे उमेदवार ,केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या दुस - या आणि /किंवा तिसऱ्या फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत . 

१३. संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागावर प्रवेश, -विना अनुदानित संस्थेचे 
संचालक किंवा प्राचार्य, या जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया खालील पद्धतीचा वापर करून पार पाडील , 

( क ) प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शक रीतीने पार पाडण्यात येईल व ज्यांनी संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर केलेले आहे अशा उमेदवारांच्या परस्पर 
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतील ; 

( ख) ज्यात प्रवेशाचेनियम विनिर्दिष्ट केलेले आहेत, अशी संस्थेची माहिती पुस्तिका किंवानिर्देशपुस्तिका, प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी 
पुरेसा वेळ मिळेल अशा रीतीने प्रकाशित करण्यात यावी. माहिती पुस्तिकेमधील सर्व माहिती ही संस्थेच्या संकेतस्थळावर देखील प्रदर्शित करण्यात 


यावी ; 


. 


• 


गुणवत्ता यादीतील 


( ग ) प्रवेशाचे वेळापत्रक आणि संस्थेकडून प्रत्येक पाठ्यक्रमातील भरावयाच्या एकूण जागांची संख्या, यांची जाहिरात किमान दोन 
प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये देऊन आणि संस्थेच्या संकेतस्थळावर अधिसूचित करून, संस्था आवेदनपत्र मागवतील ; 

( घ) प्रवेशासाठी वेळोवेळी, शासनाने अधिसूचित केलेले व समुचित प्राधिकाऱ्याने विनिर्दिष्ट केलेले पात्रतेचेनिकष पूर्ण करणारे 
इच्छुक उमेदवार, संस्था स्तरीय प्रवेशासाठी नियम ३( २)( ख) मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित संस्थेचे संचालक किंवा प्राचार्य यांच्याकडे 
आवेदनपत्र सादर करतील ; 

( ड ) संस्था समुचित प्राधिकाऱ्याने विनिर्दिष्ट केल्यानुसार अनिवासी भारतीय कोट्यातील जागा सक्षम प्राधिकाऱ्याने तयार व प्रसिद्ध 
केलेल्या 

गुनानुक्रमाच्या आधारे भरतील. 
( च ) अनिवासी भारतीय कोट्यातील जागा वगळून , संस्था कोट्यातील जागा भरण्यासाठी , सक्षम प्राधिकरणाने प्रवेशासाठी तयार व 
प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील गुनानुक्रमाच्या आधारे संस्थेला उमेदवारांना प्रवेश देता येतील : 

परंतु, जेथे समुचीत प्राधिकरणाने सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे प्रवेश विनिर्दिष्ट केलेला असेल , अशा वेळी संस्था अनिवासी 
भारतीय कोट्यातील जागा वगळून , संस्था स्तरीय कोट्यातील जागा, या नियमांच्या नियम ८ ( ४) मध्ये नमूद केल्यानुसार तयार करण्यात 
आलेल्या गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे भरता येतील ; 

( छ) संस्था, संस्थास्तरावर, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांसह भारताचे समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाच्या 
व्यक्तिचा/ विदेशी विद्यार्थी, आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले इत्यादींसाठी अधिसंख्य कोटा उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ( याद्या) 
तयार करील आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करील आणि ती यादी संस्थेच्या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करील ; 


. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , 


शके १ ९ ४१ 


३५ 


( ज ) विनिर्दिष्ट केलेल्या पाठ्यक्रमांच्या संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा ( अंशतः किंवा पूर्णतः), केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला परत 
करण्याचा उद्देश असणाऱ्या अल्पसंख्याक किंवा अल्पसंख्याकेतर संस्था, केन्द्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रत्येक फेरीतील जागेची रचना प्रदर्शित 
करण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर तसे कळवतील आणि त्या जागांचे, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांनुसार वाटप करण्यात येईल 

( झ ) घेतलेल्या आणि रद्द केलेल्या सर्व प्रवेशाबाबतची माहिती संगणकीय ( ऑनलाईन ) प्रणालीमार्फत तात्काळ संस्था अद्ययावत 


• 


करतील ; 


( त्र ) जर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या फेऱ्या पार पडल्यानंतर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची जागा रिक्त झाल्यास ती जागा केंद्रीभूत प्रवेश 
प्रक्रियेदरम्यान ती ज्या प्रवर्गाकरिता राखुन ठेवलेली होती , त्याप्रवर्गाच्या उमेदवारामधूनच भरण्यात येईल. तद्नंतरही जागा रिक्त राहिल्यास, 
त्या जागा , अर्जदाराच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरण्यात येतील . 

१४. संस्थास्तरावरील प्रवेश फेरी.- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व फेऱ्या पार पडल्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास , त्या जागा 
संस्थास्तरावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने संस्थास्तरावरील फेरीद्वारे भरण्यात येतील. 

१५. गुणवत्ता यादी व प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस मान्यता ( १ ) प्रवेशप्रक्रिया संपल्यानंतर, अधिनियमाच्या कलम 
९ च्या पोटकलम (५ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक विनानुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, संचालक, तंत्र शिक्षण व प्रवेश नियामक 
प्राधिकरण यांचेकडे प्रवेश -मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर करतील. ( २ ) प्रवेश - मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावामध्ये संस्थास्तरावर प्रवेश देण्यात आलेल्या व 
कोटा आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांची यादी, उमेदवारीचा प्रकार, आरक्षण, अर्हता गुण इत्यादी तसेच प्रवेशासाठीच्या आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश 


असेल . 


१६. संस्थेमधील प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्काचा परतावा 

( क ) उमेदवार , प्रवेश रद्द करण्यासाठी संगणकीय ( ऑनलाईन ) अर्ज करील आणि प्रवेश रद्द करण्यासाठी असलेल्या प्रणाली निर्मित 
अर्जाची स्वाक्षरीत प्रत संस्थेला सादर करील ; 

( ख ) उमेदवाराकडून प्रवेश रद्द करण्याप्राप्रत विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर , संस्था तात्काळ प्रवेश रद्द करील आणि संस्थेच्या 
लॉगईन मार्फत प्रवेश रद्द करण्याबाबत संगणकीय ( ऑनलाईन ) पोच देईल आणि उमेदवाराला स्वाक्षरित प्रत देईल ; 

( ग ) प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकापूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास , शुल्काचा परतावा, म्हणजेच एकूण शुल्कामधून रुपये १,००० एवढे प्रक्रिया 
शुल्क वजा करून दोन दिवसांमध्ये किंवा समुचित प्राधिकरणाच्या किंवा राज्य शासनाच्या यथास्थिती वेळोवेळी निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
करण्यात येईल ; 

( घ ) जर सक्षम प्राधिकाऱ्याने घोषित केलेल्या प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकानंतर प्रवेश रद्द केला असेल तर , प्रतिभूती ठेव आणि तारण 
धन ठेव वगळता कोणताही परतावा मिळणार नाही . 


भाग चार - ब -५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १ , 


शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


अनुसूची - एक 

( नियम ६ व ७ पहा ) 
क. मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत जागांचे वाटप 
संस्थेचा प्रकार 

जागांची संख्या - मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा संस्थास्तरीय 
अखिल 

अल्पसंख्याक 
उमेदवार 

भारतीय 

समाजासाठी 
स्तरावरील 


महाराष्ट्र राज्यातील 


जागा ( कोटा ) ( एन 
आर आय साठीच्या 
५ % ( कोटा) 


चा कोटा 


जागा 


जागासह , लागू 


असल्यास ) 


१ 


किमान ५१ 


८० टक्के 


२० टक्के 


अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र , हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान पाठ्यक्रमांसाठी 
विनाअनुदानित खाजगी ८० टक्के ( ६० टक्के बिगर प्रायोजीत जागा व २० टक्के 

काही नाही २० टक्के ( १५ टक्के 
व्यावसायिक शैक्षणिक प्रायोजित जागा) . 

बिगर प्रायोजित 
संस्था ( अल्प - संख्याका 

जागा व ५ टक्के 
साठीच्या संस्था 

प्रायोजित जागा ). 
वगळून ). 
२ विनाअनुदानित महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी ७५ टक्के बिगरप्रायोजित व २५ 

२० टक्के ( १५ टक्के 
अल्पसंख्यांक टक्के प्रायोजितसाठी . 

टक्के @ बिगर प्रायोजित 
शैक्षणिक संस्था . 

जागा व ५ टक्के 

प्रायोजित जागा) . 
वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रमासाठी 
३ विनाअनुदानित खाजगी 

काही नाही 
व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या 

संस्था वगळून ). 
४ विनाअनुदानित अल्पसंख्याक महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी १०० टक्के 

किमान @ 
शैक्षणिक संस्था . 
व्यवस्थापनशास्त्र पाठ्यक्रमासाठी 
विनाअनुदानित खाजगी 
स्वायत्त 

१५ टक्के काही नाही २० टक्के 
व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ६५ टक्के ( राज्यस्तरीय ) 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या बिगर स्वायत्त -मूळ विद्यापीठासाठी ४५.५ टक्के , 

अन्य विद्यापीठासाठी 

१ ९ .५ टक्के 
विना अनुदानित अल्पसंख्याक स्वायत्त - महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी १०० टक्के केंद्रीभूत किमान @ 
शैक्षणिक संस्था ( राज्यस्तरीय ) 

प्रवेश ५१ टक्के @ 
बिगर स्वायत्त - महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी 

मूळ 

प्रक्रिये 
विद्यापीठासाठी ७० टक्के , व अन्य विद्यापीठासाठी ३० अंतर्गत 
टक्के जागा. 

असणाऱ्या 
जागापैंकी 


२० टक्के 


५१ टक्के 


५ 


संस्था वगळून ) . 


६ 


२० टक्के 


१५ टक्के . 


३७ 


२० टक्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके 

१ ९ ४१ 
प्रथम वर्ष संगणक उपयोजन पाठ्यक्रमांसाठी 
विनाअनुदानित खाजगी मूळ विद्यापीठासाठी ४५.५ टक्के , अन्य विद्यापीठासाठी १५ टक्के काही नाही 
व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 

१ ९ .५ टक्के . 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या संस्था 
वगळून ). 
विनाअनुदानित अल्पसंख्याक महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी मूळ विद्यापीठासाठी ७० केंद्रीभूत 

किमान ५१ 
शैक्षणिक संस्था . टक्के , अन्य विद्यापीठासाठी ३० टक्के जागा. 

प्रवेश टक्के @ 
प्रक्रियेअंतर्गत 


८ 


२० टक्के 


असणाऱ्या 


जागांपैकी १५ 


२० टक्के 


किमान ५१ 
टक्के @ 


थेट द्वितीय वर्ष संगणक उपयोजन प्रवेशाकरिता 
विनाअनुदानित 

मूळ विद्यापीठासाठी ५६ टक्के , अन्य विद्यापीठासाठी काही नाही काही नाही 
खाजगी व्यावसायिक 

२४ टक्के . 
शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या 

संस्था वगळून ), 
१० विनाअनुदानित अल्पसंख्याक महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी मूळ विद्यापीठासाठी काही 

२० टक्के 
शैक्षणिक संस्था . 

७० टक्के , अन्य विद्यापीठासाठी ३० टक्के जागा . नाही 
कॅप जागा = मंजूर प्रवेशसंख्या 

संस्थास्तरीय जागा 
अल्पसंख्यांक उमेदवारासाठीच्या जागा वगळून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा 
$ महाराष्ट्र राज्यातील जागा = केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा ( अखिल भारतीय उमेदवारासाठी जागा + अल्पसंख्यांक उमेदवारासाठीच्या जागा ) 
% टक्केवारी 

* अल्पसंख्यांक उमेदवारासाठीच्या जागा व संस्थास्तारावरील जागा वगळता महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या व अखिल भारतीय 
उमेदवारी असलेल्या उमेदवारामधून निर्धारित प्रमाणामध्ये भरण्यात येतील. 

@ अल्पसंख्यांक संस्था कमीत कमी टक्के जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमधून ( अल्पसंख्याक समुदायाच्या उमेदवारामधून ) भरेल. ही संख्या 
कमाल १०० टक्के पर्यंत असू शकेल. तथापि, प्रत्येक संस्था केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी त्यांच्या संस्थेतील अल्पसंख्यांक कोट्यातून 
भरावयाच्या जास्तीत जास्त टक्के ( जागा) घोषित करतील आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याला कळवतील . 

ख . अधिसंख्य जागांचे वाटप 

( १) जम्मू व काश्मीर मधून विस्थापित झालेल्या उमेदवारासाठीचे प्रवेश सक्षम प्राधिकरण करेल, उपलब्ध जागांची संख्या शासनाच्या 
धोरणानुसार असेल . 

( २) भारताचे समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाचे नागरिक, विदेशी विद्यार्थी व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले या प्रवर्गातील 
उमेदवाराचे प्रवेश संस्था करेल . या जागांची संख्या मंजूर प्रवेशसंख्या जागांच्या १५ % किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
असेल ( लागू असल्यास ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १ ९ ४१ 


. 


अनुसूची दोन 


( थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशाकरिता) 


(नियम ६ व ७ पहा ) 


.. 


केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचा विकल्प नमुना सादर करण्यापूर्वी, उपलब्ध जागांची विभागणी संकेतस्थळावर अधिसूचित करण्यात येईल. 
( एक )- आनुषंगिक प्रवेशासाठीच्या जागा : मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या २० टक्के , ज्या मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक , अधिसंख्य असतील . 

( दोन ) मंजूर प्रवेशक्षमतेतील रिक्त राहिलेल्या जागा (एस ) :- उपरोक्त शिवाय एखाद्या पाठ्यक्रमाच्या रिक्त जागा, ज्याची गणना 
खालीलप्रमाणे करण्यात येईल त्या प्रवेशासाठी उपलब्ध असतील . 


एस = एसआय - ( एसआय अंतर्गत प्रवेश - सी - एफ + बी + एल + पी ), जर 


एस >0 तर , त्यादेखील उपलब्ध असतील, जेथे 


गणना करताना 


विवरण 


वापरलेले संक्षेप 


( २ ) 


एसआय 


मंजूर प्रवेशक्षमता 


एसआय अंतर्गत प्रवेश मंजूर प्रवेशक्षमतेमधील जागांवर झालेले प्रवेश 
सी 

प्रथम वर्ष स्तरावर रद्द झालेल्या प्रवेशांची संख्या 


एफ 


संलग्न विद्यापीठाच्या नियमांनुसार द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी पात्र न ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 


बी 


एल 


संलग्न विद्यापीठाच्या नियमानुसार द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या, अगोदरच्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांची संख्या 
द्वितीय वर्षासाठी दुसऱ्या संस्थेतून संस्थेत आलेल्या आणि / किंवा त्याच संस्थेतील अन्य पाठ्यक्रमातून दुसऱ्या 
पाठ्यक्रमास बदलून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या . 


पी 


एस 

मंजूर प्रवेश क्षमते अंतर्गत रिक्त राहिलेल्या जागा 
द्वितीय वर्षासाठी दुसऱ्या संस्थेतून संस्थेत आलेल्या आणि /किंवा त्याच संस्थेतील अन्य पाठ्यक्रमातून दुसरा 
पाठ्यक्रम बदलून 

घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या . 
स्पष्टीकरण १.- मंजूर प्रवेश क्षमते अंतर्गत रिक्त राहिलेल्या जागांची गणना करताना, कोणत्याही प्रकारच्या अधिसंख्य जागेवर / जागांवर 
प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाणार नाही . 


स्पष्टीकरण २.- वेळापत्रकानुसार , मंजूर प्रवेशक्षमते अंतर्गत रिक्त जागांची गणना करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत विद्यापीठाचा / संस्थेचा 
निकाल घोषित करण्यात आला नसेल, तर “ बी ” चे मूल्य हे अगोदरच्या तुकड्यांमध्ये असलेल्या आणि मागील शैक्षणिक वर्षामध्ये परीक्षेला 
बसलेल्या उमेदवारांची 

एकूण संख्या म्हणून 

घेतले जाईल . 


स्पष्टीकरण ३. -निकाल घोषित झाल्यानंतर पुनः: परिक्षार्थीना सामावून घेतल्यानंतरच केवळ पाठ्यक्रम बदलून दिला जाईल . 


( क ) थेट द्वितीय वर्षाची स्वतंत्र तुकडी :- पाठ्यक्रमांच्या थेट द्वितीय वर्षाच्या स्वतंत्र तुकडीकरिता, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
मान्यता दिलेल्या, मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या १०० टक्के या प्रमाणात या जागा असतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, 


शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


थेट द्वितीय वर्षासाठी जागांची विभागणी 


अ.क्र . 


संस्थेचा प्रकार 


सक्षम प्राधिकाऱ्याकडील जागांची संख्या (केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा ) मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या 

टक्केवारीप्रमाणेकिंवा ( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा ) 


सर्वसाधारण जागा 


अल्पसंख्याक कोटा 


काही नाही 


१. विनाअनुदानित खाजगी 

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या संस्था 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा ) 
यांच्या १०० टक्के स्वतंत्र तुकडी :- मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या १०० टक्के 


वगळून ) . 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा - अल्पसंख्याकासाठीच्या जागा) 


२. विनाअनुदानित अल्पसंख्याक 

शैक्षणिक संस्था 


स्वतंत्र तुकडी :- मंजूर प्रवेशक्षमता अल्पसंख्याकासाठीच्या जागा ) 


किमान ५१ टक्के 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . किरण पाटील , 


शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


